RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक -७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ८६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस-१११५/ प्र. क्र . १२८/ २०१५/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, सिन्नर नगरपरिषदेची प्रारूप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे उप 
कलम (१ ), कलम ३१ अन्वये शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११५ / प्र. क्र . १२८ ( अ)/ २०१५/ नवि -९, दिनांक १३ जून २०१६ ( यापुढे 
“ उक्त अधिसूचना ” असे संबोधले आहे) अन्वये भागश: मंजूर करण्यात आली आहे, उक्त अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय 
पुरवणी, भाग- एक मध्ये दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी प्रकाशित करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे उप - कलम (१), कलम ३१ अन्वये उर्वरित वगळलेल्या सारभूत फेरबदलावर ( यापुढे “ उक्त वगळलेले 
क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) जनतेच्या हरकती / सूचना मागविण्यासाठी सूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस-१११५/ प्र. क्र . १२८ ( बी )/ 
२०१५ / नवि -९, दिनांक १३ जून २०१६ (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधले आहे ) अन्वये प्रसिद्ध केली असून उक्त सूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग- एक मध्ये दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी प्रकाशित करण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे उप - कलम ( २), कलम ३१ अन्वये जनतेकडून विहित मुदतीत प्राप्त हरकती / सूचनांबाबत सुनावणी 
देणेसाठी, तसेच त्यावरील अहवाल शासनास सादर करणेसाठी सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करणेत आली ( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी पत्र क्रमांक नावि /वि . यो. सिन्नर (वा.ह.)/ पुनर्प्रसिद्ध/ कलम ३१/१३०४, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ 
अन्वये त्यांचा अहवाल शासनास सादर केला ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे उप - कलम (३), कलम ३१ मधील तरतुदीनुसार प्राप्त हरकती / सूचना व उक्त अधिकारी यांचा 
अहवाल विचारात घेण्यात आला ; 

आणि त्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, उक्त अधिनियमाचे 
उप- कलम (१) , कलम ३१ च्या तरतुदीनुसार तसेच इतर अनुषंगिक असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन सिन्नर नगरपरिषदेचा सारभूत 
स्वरूपाच्या वगळलेल्या क्षेत्रासाठीच्या प्रारूप विकास योजनेस सोबतच्या परिशिष्टानुसार मंजुरी देण्यात येत आहे. उक्त सारभूत बदल हे सिन्नर 
नगरपरिषदेच्या अंतिम विकास योजनेचा भाग असेल. 


. 


. 


वि ( एच ) ६२५ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


सिन्नर नगरपरिषदेच्या उक्त वगळलेल्या क्षेत्रासाठीच्या विकास योजनेची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 
दिनांकापासून एक महिन्यानंतर अमलात येईल . 

1467 37fLUHT HERTE SIRHCTwww.maharashtra.gov.in YT vihet Perodua Buc16 tett. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

PT. SIT. DET , 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated 25th September 2018 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


NOTIFICATION 


No. TPS - 1115 /CR - 128 /2015 /UD - 9.- Whereas, in accordance with sub - section ( 1 ) of Section 31 of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act"), the Government of Maharashtra has sanctioned a part of the Draft 
Development Plan of Sinnar Municipal Council, district Nashik (hereinafter referred to as " the said 
Development Plan ”) , excluding certain part , vide Urban Development Department s Notification No. 
TPS- 1115 /CR - 128 (A )/2015 /UD - 9 , dated the 13th June 2016 (hereinafter referred to as " the said 
Notification " ), which appeared in the Maharashtra Government Gazette , Part I, Nashik Division 
Supplement, dated the 7th October 2016 ; 

and whereas, the Government has republished themodifications of substantial nature with regard to 
the excluded parts of the said Development Plan (hereinafter referred to as “ the said Excluded Part ") vide 
Urban Development Department s Notice No. TPS - 1115 /CR - 128 (B )/ 2015 /UD - 9 , dated the 13th June 
2016 (hereinafter referred to as " the said Notice "), published in the Maharashtra Government Gazette , 
Part I, Nashik Division Supplement, dated the 7th October 2016 for inviting suggestions / objections from 
the General Public under second proviso to sub - section ( 1 ) of Section 31 of the said Act ; 


and whereas , in accordance with sub - section ( 2) of Section 31 of the said Act, the Government, vide 
the said Notice , appointed the Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik as an “ Officer” to 
hear the objections or suggestions in respect of the said Excluded Part and to submit his report to the 
Government (hereinafter referred to as “ the said Officer") ; 


and whereas , the said Officer submitted his report to the Government vide his Marathi Letter No. 
Hifa / fa .4.Rf (21.6 .)/ qa4RT / ch414-39/ 9308 , dated 28th September 2017 ; 


and whereas , in accordance with sub - section (3 ) of Section 31 of the said Act , the Government of 
Maharashtra has taken into consideration the objections and suggestions received and the report of the 
said Officer 


Now , therefore in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1 ) of Section 31 of the said Act 
and of all other powers enabling it on that behalf, and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , the Government ofMaharashtra hereby sanctions the said Excluded Part of the Sinnar 
Municipal Corporation as specified in the Schedule of Modifications annexed hereto , which shall be a part 
of the Final Development Plan of the Sinnar Municipal Council as regards the said Excluded Part. 


The Final Development Plan in respect of the said Excluded Part of the Sinnar Municipal Council 
shall come into force after one month from the date of publication of this Notification in the Maharashtra 
GovernmentGazette . 


SCHEDULE 


SUBSTANTIALMODIFICATIONSSANCTIONEDBYGOVERNMENTUNDERSECTION31(1)OF 

THEMAHARASHTRAREGIONALANDTOWNPLANNINGACT,1966 


[ACCOMPANIMENTTOTHEGOVERNMENTNOTIFICATIONNo.TPS-1115/CR-128/2015/UD-9,DATED25thSEPTEMBER2018] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


Sr. 
No. 


Excluded 

Part 


ProposalasperDraft 

DevelopmentPlan publishedunderSection 26oftheMaharashtra RegionalandTown PlanningAct,1966 


ProposalsasperDraft DevelopmentPlan 

submittedto 
the Governmentforsanction 

underSection30ofthe MaharashtraRegionaland TownPlanningAct,1966 


Modification 
ofSubstantial 

Nature 
as 
proposed 
by GovernmentunderSection31 
(1) 
of 
the 
Maharashtra 
Regionaland 

Town 
PlanningAct,1966 


SubstantialModification 

sanctionedby Governmentunder 

Section 
31 
( 
1) 
of 
the 
Maharashtra 
Regional 
and Town 
PlanningAct,1966 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


EP- 
1 


" 
Site 
No. 
25 
, SwimmingPool." 


"SiteNo.25,SwimmingPool”is proposedtobedeletedandland soreleasedisproposedtobe includedinResidentialZone,and alignmentofadjoiningNalasis proposedtobecorrectedas shownonthePlan. 


“Site 
No.25,SwimmingPool 
”is proposedtobedeletedandlandso releasedisproposedtobeincluded in 
Residential 
Zone, 
and 
alignmentof adjoiningNalasisproposedtobe correctedasshownonthePlan. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 


2 


EP 
- 
2 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १ ९ ४० 


“SiteNo.42,Burial GroundandSite 
No. 
43 
, 
Sewerage TreatmentPlant." 


(a)SiteNo.42,BurialGroundis 

proposedtobeshiftedtothe 
North 
Sideof 
SiteNo.43, SewerageTreatmentPlant andlandsoreleasedis proposedtobeincludedin Residential 
Zoneasshownon thePlan. 


(a)SiteNo.42,BurialGroundis 

proposedtobeshiftedtotheNorth 
side 
of 
Site 
No. 
43 
, 
Sewerage 
Treatment 
Plantand 
landso releasedisproposedtobeincluded 
inResidentialZoneas 
shownon thePlan. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


(b)BoundariesofSiteNo.43 

SewerageTreatmentPlantare proposedtobecorrected accordinglyasshownonthe 
Plan 
. 


(b)BoundariesofSiteNo.43, 

SewerageTreatmentPlantare proposedtobe 
corrected accordinglyasshownonthePlan. 


oc 


SCHEDULE 


contd. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


3 


EP- 
3 


S. 
Nos 
. 
228 
( 
pt 
) 
, 229(pt 
), 
230 
( 
pt 
)and 231(pt),Residential Zone. 


LandbearingS.Nos 
.228( 
pt), 
229 
(pt),230 
( 
pt 
) 
and 
231( 
pt)are proposedtobeshownin AgriculturalZone. 


LandbearingS. 
Nos. 
228 
(pt),229(pt 
), 230 
( 
pt 
) 
and231( 
pt 
) 
are 
proposed 
to beshown 
in 
AgriculturalZone 
. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


4 


EP-4 


SiteNo.63,Garden 


Site 
No. 
63 
, 
Gardenis 
proposed 
tobedeletedandlandso 
releasedfromreservationis proposedtobeincludedin IndustrialZoneofMIDC. 


Site 
No.63 
,Garden 
is 
proposed 
tobe deletedandlandsoreleasedfrom reservationisproposedtobeincluded inIndustrialZoneofMIDC. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 


5 


EP- 
5 


East-West12 
mtrs 
. 
D.P. 
Road 
passing throughS.No.1179. 


ThealignmentofEast-West12.0 mtrs.wideD.P.Roadtothe SouthernsideofSiteNo.63is proposedtobeextendedupto correctedalignmentof60.0mtrs. 
wideD.P.Roadasshownon 
Plan 
. 


ThealignmentofEast-West12.0mtrs. wideD.P.RoadtotheSouthernSide 
of 
Site 
No. 
63 
is 
proposed 
to 
be 
extended 
uptocorrected 
alignment 
of 
60.0 
mtrs. 
wide 
D.P. 
Roadasshown onPlan. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१ ९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


6 


EP- 
6 


Site 
No. 
64 
, PrimarySchool 
and 
Playground 
. 


Theland 
bearingS.No. 
1171(P) asshownonPlanis 
proposed 
to be 
deletedfrom"SiteNo.64, PrimarySchoolandPlayground andthelandsoreleasedis proposedtobeincludedin IndustrialZoneofMIDC. 


ThelandbearingS.No.1171 
(P 
)as 
shown 
on 
Planis 
proposedto 
be 
deleted 
from 
" 
Site 
No.64 
, 
Primary SchoolandPlayground"andtheland soreleasedisproposedtobeincluded inIndustrialZoneof 
MIDC. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 


7 


EP-7 


Site 
No. 
64 
, PrimarySchool 
and 
Playground 


ThelandbearingS.No.1181(P) as 
shown 
on 
Planisproposedto be 
deletedfrom"SiteNo.64, PrimarySchoolandPlayground" andproposedtobeincludedin ResidentialZone. 


ThelandbearingS.No.1181 
(P)as 
shown 
on 
Plan 
is 
proposed 
to 
be 
deleted 
from 
“ 
Site 
No. 
64 
, 
Primary 
School 
and 
Playground"andproposed tobeincludedinResidential 
Zone. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


00 


EP-8 


Site 
No. 
65 
, Playground 
. 


(a)ThelandbearingS.No.1171 

(P)asshownonPlanis proposedtobedeletedfrom 
"SiteNo. 
65 
, 
Playground" 
and thelandsoreleasedis proposedtobeincludedin IndustrialZoneofMIDC. 


(a)ThelandbearingS.No. 
1171(P) 

as 
shownon 
Planisproposed 
to bedeletedfrom“SiteNo.65, Playground"andthelandso releasedisproposedtobeincluded inIndustrialZoneofMIDC. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


(b)TheBoundaryofSiteNo.65, 

Playgroundisproposedtobe reorganizedasshownon 
Plan 
. 


(b)TheBoundaryofSiteNo.65, 

Playgroundisproposedtobe reorganizedasshownonPlan. 


9 


EP-9 


East 
-West15mtrs. 
D. 
P. 
Road 
passing throughS.No.1177. 


ThealignmentofEast-West15.0 mtrs.wideD.P.Roadis proposedtobeextendeduptothe correctedalignmentof60.0mtrs. wide 
D. 
P.Road 
asshown 
on 
Plan 
. 


ThealignmentofEast-West15.0mtrs. 
wide 
D.P. 
Road 
is 
proposed 
to 
be extended 
upto 
the 
correctedalignment of60.0mtrs. 
wideD.P.Roadas shownonPlan. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 


10 


EP-10 


S. 
Nos 
. 
1168 
( 
P 
) 
, 1169(P 
) 
, 
1170( 
P 
) 
, 1171(P),Residential 
Zone 
. 


ThelandbearingS.Nos.1168 (P),1169(P),1170(P),1171(P) isproposedtobedeletedfrom Residential 
Zone 
and 
proposed tobeincludedinIndustrialZone ofMIDC. 


ThelandbearingS.Nos.1168(P), 1169(P 
), 
1170( 
P) 
,1171(P)is proposedtobedeletedfrom 
Residential 
Zoneandproposed 
tobe includedinIndustrialZoneof 
MIDC 
, 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१ ९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


11 


EP-11 


S.Nos 
. 
1030/1, 
1030/2 
, 
Existing PrimarySchool. 


Location 
of 
theExisting 
Primary 
School 
is 
proposed 
tobe correctedaspersiteconditions i.e.fromS. 
No.773( 
1030/1 
)to S. 
No. 
773(1030/2 
) 
asshownon 
Plan 
. 


Location 
of 
theExisting 
Primary Schoolisproposedtobecorrectedas persiteconditionsi.e.fromS.No.773 (1030/1)toS.No. 
773(1030/2)as shownonPlan. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 


4 


SCHEDULE 


contd. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


12 


EP-12 


30.0mtrs.wideD.P. 
Road 
( 
Maparwadi Road 
) 
. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


Widthof30.0mtrs.wideD.P. 
Road(MaparwadiRoad 
)is 
reduced 
to 
18.0mtrs 
. 
upto junctionof45.0mtrs.andlands so 
released 
isproposed 
tobe includedinResidentialZone. 


(a)Thewidthof30.0mtrs.wideD.P. 

Road 
(Maparwadi 
Road)is proposedtobereducedto18.0 mtrs.uptojunctionof45.0mtrs. wideEast-WestD.P.Roadandland 
so 
released 
is 
proposed 
to 
be included AdjacentZone/ ReservationsasshownPlan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


(b)TheWidthof45.0mtrs.D.P.Road 

leadingtowardsNorthSideto Deshwandi 
from45.0mtrs 
.wide 
D.P. 
Road 
is 
proposed 
tobe reduced 
to 
30.0 
mtrs. 
andarea 
so releasedisproposedtobeincluded inadjoiningAgricultureZone. 


13 


EP- 
13 


Site 
No. 
7 
, 
Sports Complex/ 
Stadium 
, 
Site 
No. 
8 
, VegetableMarket 
and 
Shopping Centre,SiteNo.10, Playground,Site 
No. 
12 
, 
Swimming 
Pool 
. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 


TheboundariesofSiteNo.7, SportsComplex/Stadium,Site No.8,VegetableMarketand ShoppingCentre,SiteNo.10, Playground,SiteNo.12, SwimmingPoolareproposedto becorrectedasshownonPlan. 


Theboundaries 
of 
Site 
No.7,Sports Complex/Stadium,SiteNo.8, Vegetable 
MarketandShopping Centre,SiteNo.10,Playground 
,Site 
No.12Swimming 
Pool 
areproposed tobecorrected 
asshown 
onPlan. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १ ९ ४० 


14 


EP-14 


AllD.P.Roads 
towards 
Maparwadi Road. 


ThealignmentsofallD.P.Roads leadingtowardsMaparwadiRoad areproposedtobeextendedupto modified18.0mtrs.wideD.P. 
Road 
as 
shown 
on 
plan 
. 


ThealignmentsofallD.P.Roads leadingtowardsMaparwadiRoadare proposedtobeextendeduptomodified 18.0mtrs.wideD.P.Roadas 
shown onPlan. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 


15 


EP-15 


45.0mtrs.wide D.P.Road ( 
Naigaon 
Road) 


Thewidthof45.0mtrs.wideD.P. Road( 
Naigaon 
Road) 
is proposedtobereducedto30.0 mtrs 
. 
wide 
and 
thearea 
so 
released 
isproposed 
tobe 
included 
in 
ResidentialZone 
. Theboundaries 
ofSiteNo.6, CommunityHallisproposedto becorrectedasshownonPlan. 


Thewidthof45.0mtrs.wideD.P.Road (NaigaonRoad)isproposedtobe reducedto30.0mtrs. 
wideandthe areaso 
releasedisproposedtobe includedinResidentialZone. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


16 


EP-16 


Site 
No. 
6 
, CommunityHall. 


TheboundariesofSite 
No.6, CommunityHallisproposedtobe correctedasshownonPlan. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


17 


EP- 
17 


AllD.P. 
Roads 
towards 
Naigaon Road 
. 


ThealignmentsofallD.P.Roads meetingNaigaonRoadareextended uptomodifiedalignmentof30.0mtrs. wideD.P.Road. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


18 


EP-18 


60.0mtrs.D. 
P. 
Road 
( 
Ring 
Road 
) 
. 


ThealignmentsofallD.P.Roads meetingNaigaonRoadare 
extendedupto 
modifiedalignment of30.0mtrs.wideD.P.Road. 
60mtrs 
.wideD.P. 
Road( 
Ring Road)betweenNashik-Pune RoadtoGhoti-SinnarRoadis proposedtobeshownasper ActualMeasurementPlanofLand Acquisition.Duetoshiftthe alignmentsof60.0mtrs.wide D.P.Road. 


Sanctionedas proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


60 
mtrs. 
wideD.P. 
Road( 
Ring 
Road) betweenNashik-PuneRoadtoGhoti SinnarRoadisProposedtobeshown asperActualMeasurementPlanof LandAcquisition.Duetoshiftthe alignmentsof60.0mt.wideD.P. 
Road 
. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १ ९ ४० 


(1)ThelandssituatedtotheEast 
of 
correctedalignment 
bearing 
G. 
Nos. 
1380 
( 
pt),1387( 
pt 
), 1383 
(pt) 
,1382( 
pt 
),1183(pt), 1182 
( 
pt 
), 
1181(pt), 
1179 
( 
pt) 
, 
1178(pt)and 
1177 
(pt 
) 
lyingin betweenNashik-PuneRoad andGhoti-SinnerRoadis proposedtobeincludedin ResidentialZoneandSiteNo. 65,Playgroundasshownon planandlandbearingS.No. 
1173Pt 
.isproposed 
to 
be 
includedin 
AgriculturalZone 
. 


(1)ThelandssituatedtotheEastof 

correctedalignment 
bearingGatNo. 1380(pt) 
, 
1387(pt), 
1383 
(pt 
), 1382(pt),1183(pt),1182(pt),1181 (pt),1179(pt),1178(pt)and1177(pt) lyinginbetweenNashik-PuneRoad andGhoti- 
Sinnar 
Road 
isproposed tobeincludedinResidentialZone 
and 
Site 
No. 
65 
, 
Playground 
as shownon 
Plan 
and 
landbearingS. No.1173 
Pt. 
isproposed 
to 
be includedin 
AgriculturalZone. 


6 


2 


SCHEDULE 


contd. 


1 


2 


3 


4 


o 


6 


18 


EP 
-18 


-contd. 


- 


(2)ThelandbearingGatNos. 

1084 
( 
pt 
) 
and1085 
(pt 
)falling 
under 
the 
original 
alignment 
is proposedtobeincludedin ResidentialZoneandthe RoadsasshownonthePlan. 


(2)ThelandbearingGatNos.1084 

(pt)and1085(pt)fallingunderthe originalalignmentisproposedtobe included 
inResidentialZoneandthe RoadsasshownonthePlan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


(3)ThelandbearingGatNos. 

1078 
(pt), 
1079(pt),1076(pt 
) 
, 1077(pt), 
1087(pt),1088(pt), 1071(pt), 
1073 
(pt),1061(pt), 
1060( 
pt),1033(pt),891 
(pt 
) 
, 
890 
(pt),889 
(pt),886(pt 
) 
falling 
under 
the 
original 
alignment 
of 
the 
roadisproposedtobe 
includedinAgricultural 
Zone 
as shownonthePlan. 


(3)ThelandbearingGatNos.1078 

(pt),1079(pt),1076(pt),1077(pt), 1087(pt),1088(pt),1071(pt),1073 (pt), 
1061(pt),1060(pt 
),1033(pt), 891(pt 
),890(pt),889(pt),886(pt) falling 
under 
theoriginalalignment ofthe 
Road 
is 
proposed 
tobe included 
in 
AgriculturalZoneas shownonthePlan. 


(4)ThelandbearingGatNo.886 

( 
pt),885(pt),914 
(pt)falling 
under 
the 
original 
alignment 
to 
the 
Roadis 
proposed 
to 
be includedinResidentialZone/ MangalKaryalayaasshownon thePlan 
. 


(4)ThelandbearingGatNos.886(pt), 

885(pt),914(pt)fallingunderthe originalalignmenttotheRoadis proposedtobeincludedin 
ResidentialZone/Mangal KaryalayaasshownonthePlan. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १ ९ ४० 


19 


EP- 
19 
S. 
Nos. 
1084, 

1085,60.0mtrs. 
D.P.Road. 


Thealignmentof45.0mtrs.wide D.P.RoadandlocationofTraffic Island 
inlandbearing 
S. 
Nos. 
1084,1085is 
proposedtobe modifiedasshownonPlan. 


Thealignmentof45.0mtrs.wide D.P.RoadandlocationofTraffic Islandin 
landbearing 
S.Nos.1084, 1085isproposedtobemodifiedas shown 
onPlan. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 


20 


EP- 
20 


15.0mtrs.wide 
Road 
passing 
through S.No.1163 


Thealignmentof15.0mtrs.wide D.P.RoadtowardsSouthernSideof S. 
No. 
1163is 
proposed 
to 
be 
extendedupto 
modifiedalignment 
of 
D.P.RoadasshownonthePlan. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


21 


EP-21 


S. 
No. 
240/1 
, ExistingIndustrial use. 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


Thealignmentof15.0mtrs.wide D.P.RoadtowardsSouthern 
Side 
of 
S. 
No. 
1163 
is 
proposed tobeextendeduptomodified alignmentofD.P.Roadasshown onPlan. ExistingIndustrialuseshownon landbearingS.No.240/1ofSinnar iscorrectedasperMeasurement 
Plan 
and 
the 
S. 
No. 
240/1 
is 
propo 
sed 
tobe 
deletedfrom 
Existing 
Industrial 
Zone 
and 
proposed 
to be 
includedinResi- 
dential 
Zone asshownonthePlan. Alignmentof24mtrs.wideD.P. Roadisproposedtobeextended uptoBaragaon-PimpariRoad. ThelocationoftheWaterTankis correctedasperMeasurement 
Plan 
. 


ExistingIndustrialuseshownonland bearingS.No.240/1ofSinnaris correctedasperMeasurementPlan and 
theS.No.240/1is 
proposedto 
be deletedfromExistingIndustrialZone andproposedtobeincludedin Residential 
ZoneasshownonthePlan. 


22 


EP 
- 
22 


24mtrs.D.P.Road 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


23 


EP-23 


ExistingWaterTank 


Alignmentof24mtrs.wideD.P.Road isproposedtobeextendedupto Baragaon-PimpariRoad. The 
locationoftheExistingWaterTank isproposedtobecorrectedasper MeasurementPlanand 
landso releasedisproposedtobeshownin 
Residential 
Zone 
as 
per 
shown 
on 
the 
Plan 
. 


Sanctionedas proposedunder Section31 
( 
1 
)and Word 
" 
Lake Development”shown onre-published(EP) planisdeleted. 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


24 


Sanctioned 
as proposedunder 
Section 
31 
( 
1 
) 
. 


EP 
- 
24 
S. 
No. 
154 
,GreenZone 

Landbearing 
S.No.154is 
proposed 
Green 
Zone 
. 

tobedeleted 
fromAgricultureZoneand proposedtobeincludedinResidential Zone,subjecttoconditionthatBuffer ZoneasrequiredunderDCRshallbe 

provided. ThisNotificationisalsoavailableonGovernment 
websitewww.maharashtra.gov.in 


ByOrderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


R. 
S.CHOUHAN 
, 
DeskOfficertoGovernment. 


o 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती 


इत्यादी 


सदस्य - सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 


नगर विकास विभाग 


सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग, नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये 


क्रमांक नावि / प्र.छा.स. /प्रा.यो . नाशिक / कलम २० ( ३)/मौजे मालुंजे, तालुका इगतपुरी/ गट नंबर ५४-ब व इतर / १५२ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार नाशिक 
जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी 
मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे मालुंजे, 
तालुका इगतपुरी , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ५४ - ब, ५५ , ५६ , ५७, ५८ ( पै.), १८२, १८३, १८४ ( पै.), १८५, १८६, १ ९३, १९५ , 
१९ ७, १ ९ ८ , १९९- अ , १९९- ब, १९९- क व २१० ( पै.) मधील एकूण १७.९४.०५ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन ” असे संबोधले 
आहे) “ शेती विभागात ” समाविष्ट आहेत ; 


- 


- 


आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र. क्र . 
४९/ १५ / नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 


६ 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी “ शेती विभागातून ” वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून, “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
आहे ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव छाननी समितीचे” मत झाले आहे . 

( १) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 


( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील . 


( ३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. 


(४ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
(५ ) Rainwater Harvesting, Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात . 


( ६) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी. 


( ७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील. 


( ८ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ना -हरकत दाखला 

घेणे आवश्यक राहील . 


( ९) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४ - २०, २०१ ९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


११ 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( १० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 
( ११) प्रस्तावाखालील क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित इतर गट नंबर १९ ६ व २०० या क्षेत्राकरिता पोहोचरस्ता उपलब्ध करून देणे बंधनकारक 

राहील . 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . ४ ९/ १५ / 
नवि -१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० ( ३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत . 

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) अन्वये सहसंचालक , 
नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा, नाशिक , दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड , 
नाशिक , एन. डी . सी . सी . बँकेच्याशेजारी , द्वारका चौक , नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ 
हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना 
“ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य - सचिव यांचेकडे 


. 


, 


सादर करावा . 


प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


प्रतिभा भदाणे, 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 

सहसंचालक , नगररचना, 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २ फेब्रुवारी २०१९ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. NKDN / P.S.C./R.P . Nashik / Section 20 ( 3 )/Mouje Malunje , taluka Igatpuri / Gat No. 54 -B and others / 
152/2019.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 
21st June 2013 (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ” ) under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and has came into force 
with effect from 16th September 2013 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring 
about 17.94.05 hectares bearing Gat Nos. 54- B, 55 , 56 , 57 , 58 ( Pt.), 182, 183, 184 ( Pt .), 185, 186, 193 , 
195 , 197 , 198 , 199 - A , 199 -B , 199 -C and 210 (Pt.) ofMouje Malunje , taluka Igatpuri, district Nashik (hereinafter 
referred to as “ the said land" ) is included in “ Agriculture Zone” ; 


- 


- 


, 


, 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


and whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as “ the said GovernmentResolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that 
purpose constituted “ Proposal Scrutiny Committee ” ; 

and whereas , the “ ProposalScrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that the said land shall be deleted from " Agriculture Zone " and proposed to be included in 
“ Residential Zone ” , and accordingly , it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred 
to as “ the said modification ” ) in accordance with the provisions of sub - section (2 ) of Section 20 of the 
said Act, subject to the following conditions. 


( 1 ) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 


( 2 ) 


It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 
Resolution and Annexure with it . 


( 3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent “ Amenity Space ” . 


(4 ) Applicant / Developer shall make necessary self -contained arrangements to provide water 

supply , waste water treatment, solid waste disposal / management while developing the said 
land and after development of the said land at his own cost. 


(5 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land . 


(6 ) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees perhectare ,while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 
time of final sanction to development. 


(7 ) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land. 
( 8 ) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to 

development of the said land . 


(9 ) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below . 


Table 


Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 


( a ) After sanction final layout 


Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


11 


( b ) After approximate 40 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


(c ) After approximate 60 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( d) After approximate 80 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( e ) After approximate 100 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


१३ 


( 10 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shallnotbe 

issued unless all basic amenities are fully developed in the said land ; 


( 11 ) It shall be binding to provide access road to Gat Nos . 196 and 200 which are not included in the 

proposed modification . 


and whereas, as per the provision of sub -section (1 ) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No. TPS- 1815 /CR -49 /15 /UD - 13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 
20 (2 ), 20 ( 3 ) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning. 


Now , therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 
20 ( 3 ) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik by this notice declares 
intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification 
invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this 
Notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 


, 


The Suggestions /Objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Nashik 
Branch , 2nd floor, Zilla KrushiAudyogik Sahakari Sangh Ltd., Nashik , near NDCC Bank , Dwarka Chowk , 
Nashik . The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during 
office hours in their office. Regarding the proposed said modification ,Assistant Director of Town Planning, 
Nashik Branch , Nashik is appointed as the " Officer" to hear the Suggestions / Objections received within 
the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer” shall submit the report thereon to 
the Member- Secretary . 


This Noticeis also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 


Member- Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning, 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 2nd February 2019 . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हा जळगाव 


१ 


. 


क्रमांक जमीन -१ / कावि-३३ /१६/ १३४/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३ ९ २३/ म -६, दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ 
अन्वये महाराष्ट्र 

जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याचेकलम ४, पोट - कलम (१) च्या परंतुकाखाली 
राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याअर्थी, आता त्यांचा वापर करून मी , किशोर दत्तात्रय राजे 
निंबाळकर, जिल्हाधिकारी, जळगाव जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) अन्वये 
आवश्यक केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी 
सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर मी ,किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त 
मसुदा विचारात घेईल . 

सबब , उक्त तारखेपूर्वी ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल , त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या 
कारणांसह लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव येथे दाखल करावी. 


. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४ - २०, २०१ ९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


१ 


, 


अधिसूचनेचा मसुदा 
महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३९ २३ / म-६, दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , 

अधिनियम , १९ ६६ ( सन 
१ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याचे कलम ४, पोट - कलम (१) चे खंड ( पाच) आणि ( सहा) व पोट - कलम ( १) चे परंतुकाखाली राज्य 
शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी , 
जळगाव याद्वारे दिनांक २५ जानेवारी २०१९ पासून जळगाव जिल्ह्याच्या चाळीसगाव तालुक्यातील मौजे वलठाण येथील तांडा क्रमांक ३२ या तांड्यांचे 
महसुली गावात रूपांतर करीत आहे. या गावाच्या हद्दीत पुढील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जमिनी राहतील . 

अनुसूची 

जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव तांडा क्रमांक ३२ 
भूमापन क्रमांक ४१ , ४२, ४३, ४४ , ४५, ४६ , ४७, ४८ , ४९ , ५० , ५१ , ५२, ५३, ५४ , ५५ , ५६ , ५७, ५८ , ५९ , ६०, ६१, ६२ , ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, 
६८ , ६ ९ , ७० , ७१, ७२ , ७३ , ७४ , ७५ , ७६ , ७७, ७८ , ७ ९ ,८० , ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८ , ८ ९ , ९ ० , ९ १ , ९ २ , ९ ३ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , 


. 


. 


- 


. 


. 


९ ७ , ९ ८ , ९९ , १०० , १०१ , १०२, १०३, १०४ , १०५, १०६, १०७, १०८ , १० ९ , ११० , १११ , ११२ , ११३, ११४ , ११५ . 


- 


- 


. 


उरलेले स्थानिक क्षेत्र जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील वलठाण हे गाव होईल. 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , २५ जानेवारी २०१ ९. 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हा अहमदनगर 


क्रमांक मह/ कार्या/ जमीन/ १-ब/ १८७ / २०१९.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३९ २३ / म-६, दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४ , पोट 
कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , भानुदास 
पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम 
( ४) अन्वये आवश्यक असल्यामुळे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि 
याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ नंतर विचारात घेईन. 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ /म -६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४ , पोट - कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या 
ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी , अहमदनगर याद्वारे दिनांक 
२९ जानेवारी २०१ ९ पासून : -- 
( अ ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील तोंडोळी या गावाचे दोन महसुली गावांमध्ये विभागणी करून गावाच्या हद्दीत बदल 

करीत आहे . 


. 


( ब ) असा निर्देश देत आहे की , तोंडोळी या गावात समाविष्ट असलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक मिळून बनलेल्या 

स्थानिक क्षेत्राचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तालुक्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दाखविलेल्या गावात रूपांतर करीत आहे. 
( क ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील तोंडोळी गावाच्या हद्दीमध्ये सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तोंडोळी या 

क्रमांक त्या गावातून वगळून आणि ते भूमापन क्रमांक सेवानगर तांडा या गावाच्या हद्दीत समाविष्ट करून गावाच्या 
हद्दीत बदल करीत आहे. 
( ड ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील सेवानगर तांडा या भागाचे सोबतचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या 

व अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील सेवानगर तांडा नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात रूपांतर करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


१५ 


अनुसूची 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका पाथर्डी, गाव सेवानगर तांडा 

चतु: सीमा 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२ 


गट नंबर २५ ते ४३, 


पूर्व 


-- 


राणेगावची शीव 


गट नंबर ५५ 


ते 


५६ , 


पश्चिम 


तोंडोळी शीव 


गट नंबर ६३ 


ते १६ ९ 


उत्तर 


कळसपिंप्री व शिंगोरीची शीव 


गट नंबर १८७ ते 


१ ९ ० 


दक्षिण 


सोनोशीची शीव 


( एकूण १३२ भूमापन क्रमांक ) 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका पाथर्डी, गाव तोंडोळी 


गट नंबर १ ते २४ 


पूर्व 


सेवानगर तांडा शीव 


गट नंबर ४४ 


ते 


५४ 


पश्चिम 


कोरडगावची शीव 


गट नंबर 


५७ 


ते ६२ 


उत्तर 


-- 


कळसपिंप्रीची शीव 


गट नंबर १७० 


१८६ 


दक्षिण 


-- 


सोनोशीची शीव 


ते 

ते 


गट नंबर १ ९ १ 


३७१ 


( एकूण २३ ९ भूमापन क्रमांक ) 


भानुदास पालवे, 


अपर जिल्हाधिकारी, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २९ जानेवारी २०१९ . 


जिल्हा अहमदनगर 


क्रमांक मह / कार्या/ जमीन/१ -ब/ १८६/ २०१९.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३ ९ २३ / म-६, दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४, पोट 
कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी , भानुदास 
पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , 
( ४) अन्वये आवश्यक असल्यामुळे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि 
याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ नंतर विचारात घेईन . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन . 


पोट - कलम 


अधिसूचनेचा मसुदा 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३९ २३/ म -६ , दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट- कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या 
ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याद्वारे दिनांक 
२९ जानेवारी २०१ ९ पासून 
( अ ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील निवडुंगे या गावाचे दोन महसुली गावांमध्ये विभागणी करून गावाच्या हद्दीत बदल 

करीत आहे . 


असा निर्देश देत आहे की , निवडुंगे या गावात समाविष्ट असलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक मिळून बनलेल्या 
स्थानिक क्षेत्राचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तालुक्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दाखविलेल्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


( क ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील निवडुंगे गावाच्या हद्दीमध्ये सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या निवडुंगे या 

गावातील भूमापन क्रमांक त्या गावातून वगळून आणि ते भूमापन क्रमांक आंबेवाडी या गावाच्या हद्दीत समाविष्ट करून गावाच्या 

हद्दीत बदल करीत आहे. 
( ड) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील आंबेवाडी या भागाचे सोबतचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व 
अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील आंबेवाडी नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात रूपांतर करीत आहे . 

अनुसूची 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका पाथर्डी, गाव आंबेवाडी 


भूमापन क्रमांक 


चतु : सीमा 


१ 


२ 


गट नंबर ७१५ 


ते 


७८० 


( एकूण ६६ भूमापन क्रमांक ) 


उत्तर 


-- 


पूर्व मौजे धामणगाव , तालुका पाथर्डी या गावाची शीव 
पश्चिम मौजे निवडुंगे, तालुका पाथर्डी या गावाची शीव 

मौजे निवडुंगे, तालुका पाथर्डी या गावाची शीव 

दक्षिण मौजे मढी, तालुका पाथर्डी या गावाची शीव 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका पाथर्डी, गाव निवडुंगे 

पूर्व मौजे माळीबाभुळगाव , तालुका पाथर्डी या गावाची शीव 
पश्चिम मौजे तिसगाव, तालुका पाथर्डी या गावाची शीव 
मौजे कासार पिंपळगाव , 

तालुका 

पाथर्डी या गावाची शीव 
दक्षिण मौजे मढी, तालुका पाथर्डी या गावाची शीव 


गट नंबर १ ते ७१४ 


.. 


- 


गट नंबर ७८१ 


ते 


८८६ 


( एकूण ८२० भूमापन क्रमांक ) 


उत्तर 


भानुदास पालवे , 


अपर जिल्हाधिकारी , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २९ जानेवारी २०१ ९. 


जिल्हा अहमदनगर 


पोट - कलम 


क्रमांक मह/कार्या/ जमीन / १-ब/१८८/ २०१ ९.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३९ २३/ म -६ , दिनांक 
१ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट 
कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , भानुदास 
पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे , त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, 
( ४) अन्वये आवश्यक असल्यामुळे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि 
याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ नंतर विचारात घेईन. 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३ / म -६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४ , पोट - कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या 
ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी , भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याद्वारे दिनांक 
२९ जानेवारी २०१९ पासून : -- 
( अ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील साकेगाव या गावाचे दोन महसुली गावांमध्ये विभागणी करून गावाच्या हद्दीत बदल 

करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


१७ 


( ब ) असा निर्देश देत आहे की , साकेगाव या गावात समाविष्ट असलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक मिळून बनलेल्या 

स्थानिक क्षेत्राचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तालुक्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दाखविलेल्या गावात रूपांतर करीत आहे. 
( क ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील साकेगाव गावाच्या हद्दीमध्ये सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या साकेगाव या 

गावातील भूमापन क्रमांक त्या गावातून वगळून आणि ते भूमापन क्रमांक हनुमाननगर तांडा या गावाच्या हद्दीत समाविष्ट करून 
गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे. 


( ड) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील हनुमाननगर तांडा या भागाचे सोबतचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या 

व अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील हनुमाननगर तांडा नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात रूपांतर करीत 
आहे. 

अनुसूची 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका पाथर्डी, गाव हनुमाननगर तांडा 


भूमापन क्रमांक 


चतु : सीमा 


१ 


२ 


गट नंबर 


७ ९ 


ते 


८८ 


गट नंबर १०३ 


ते 


१२० 


.. 


( एकूण २८ भूमापन क्रमांक) 


पूर्व 

मौजे सांगवी व मौजे खेर्डे, तालुका पाथर्डी या गावाची शीव 
पश्चिम मौजे साकेगाव , तालुका पाथर्डी या गावाची शीव 

मौजे साकेगाव, तालुका पाथर्डी या गावाची शीव 

दक्षिण मौजे डांगेवाडी, तालुका पाथर्डी या गावाची शीव 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका पाथर्डी, गाव साकेगाव 


उत्तर 


-- 


गट नंबर १ ते ७८ 


पूर्व 


-- 


मौजे प्रभुपिंपरी व मौजे सांगवी, तालुका 

पाथर्डी या 
गावांची शीव . 


गट नंबर 


८ ९ 


ते 


१०२ 


पश्चिम 


मौजे पाडळी व मौजे चितळी, तालुका पाथर्डी या 
गावांची शीव . 


गट नंबर १२१ ते २८१ 


उत्तर 


मौजे काळेगाव फकीर , तालुका पाथर्डी व मौजे अमरापूर , 
तालुका शेवगाव या गावांची शीव. 
प्रस्तावित गाव हनुमाननगर तांडा व मौजे डांगेवाडी, 
तालुका पाथर्डी या गावांची शीव. 


( एकूण २५३ भूमापन क्रमांक ) 


दक्षिण 


-- 


भानुदास पालवे, 


अपर जिल्हाधिकारी 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , २ ९ जानेवारी २०१ ९. 


जिल्हा अहमदनगर 


. 


क्रमांक मह/ कार्या/ जमीन /१-ब/ १८ ९/ २०१९.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३/ म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९६६ ( सन १ ९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४, पोट 
कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी , भानुदास 
पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट- कलम 
( ४) अन्वये आवश्यक असल्यामुळे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि 
याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ नंतर विचारात घेईन. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील , त्या मी विचारात घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


, 


शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ /म -६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट -कलम १ च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या 
ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी , भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याद्वारे दिनांक 
२९ जानेवारी २०१ ९ पासून : -- 
( अ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील कळसपिंप्री या गावाचे दोन महसुली गावांमध्ये विभागणी करून गावाच्या हद्दीत बदल 

करीत आहे. 


( ब ) असा निर्देश देत आहे की , कळसपिंप्री या गावात समाविष्ट असलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक मिळून बनलेल्या 

स्थानिक क्षेत्राचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तालुक्यांच्या जिल्ह्यांच्या समोर दाखविलेल्या गावात रूपांतर करीत आहे. 
( क) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील कळसपिंप्री गावाच्या हद्दीमध्ये सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कळसपिंप्री 

या गावातील भूमापन क्रमांक त्या गावातून वगळून आणि ते भूमापन क्रमांक वसंतराव नाईकनगर या गावाच्या हद्दीत समाविष्ट 
करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे. 


( ड ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील वसंतराव नाईकनगर या भागाचे सोबतचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या 

व अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील वसंतराव नाईकनगर नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात रूपांतर करीत 


आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा अहमदनगर, तालुका पाथर्डी, गाव वसंतराव नाईकनगर 


भूमापन क्रमांक 


चतु : सीमा 


१ 


२ 


गट नंबर १२ 


ते 


३५ 


पूर्व 


मौजे कळसपिंप्री या गावाची शीव 


गट नंबर २८५ ते ३२७ 


पश्चिम 


-- 


मौजे आखेगाव या गावाची शीव 


( एकूण ६७ भूमापन क्रमांक) 


उत्तर 


-- 


मौजे वाडगाव व मौजे थाटे या गावाची शीव 


दक्षिण 


मौजे कळसपिंप्री या गावाची शीव 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका पाथर्डी, गाव कळसपिंप्री 


गट नंबर १ ते ११ 


पूर्व 


मौजे शिंगोरी या गावाची शीव 


गट नंबर 


३६ 


ते 


२८४ 


पश्चिम 


मौजे आखेगाव या गावाची शीव 


गट नंबर ३२८ 


ते 


३४० 


उत्तर 


-- 


प्रस्तावित वसंतराव नाईकनगर या गावाची शीव 


( एकूण २७३ भूमापन क्रमांक ) 


दक्षिण 


मौजे औरंगपूर व मौजे तोंडोळी या गावाची शीव 


भानुदास पालवे, 


अपर जिल्हाधिकारी , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २९ जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


१ ९ 


तरतुदी लागू करण्यास महाराष्ट्र शासन , उद्योग , उर्जा व कामगार 
विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक आयडीसी -२०१४/ प्र . क्र . २२६/ 
उ -१४ , दिनांक 

१६ जानेवारी २०१९ अन्वये मंजुरीदिलेली आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे 
कलम ३२ (१) चा वापर करून सदरहू जमिनी उपरोक्त कारणांसाठी 
म्हणजे महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्र किंवा वसाहत किंवा दोन्हीही 
म्हणून विकास करण्यासाठी संपादन केल्या असल्याबाबतची ही नोटिस 
उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी , जिल्हा नाशिक हे 
प्रसिद्ध करीत आहेत . 


, 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी 


गट क्रमांक 


हिस्सा क्रमांक 


क्षेत्र 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६३ चे कलम ३२ ( १) अन्वये. 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक भूसं -२ /मऔविम -२ / कावि -१ ९/ २०१९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९६१ ( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक तीन ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केलेला आहे) 
याच्या कलम १, पोट - कलम ( ३ ) अन्वये मौजे अक्राळे व तळेगाव दिंडोरी, 
तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक महसुली गावाचे हद्दीतील क्षेत्रासंबंधी 
काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, दिनांक 
६ डिसेंबर २००७, पृष्ठ १७८ ९ ते १७९ १ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली 
उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक आयडीसी 
२००७/(८० ९ )/ उद्योग -१४ या अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे 
उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या 
क्षेत्रासाठी डिसेंबर , २००७, महिन्याच्या ८ तारखेपासून अमलात येतील 
असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उक्त 
प्रकरण ६ चे उपबंध दिनांक ८ डिसेंबर २००७ पासून अमलात आलेल्या 
क्षेत्रात समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये त्या क्षेत्रास 
उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ मधील तरतुदी ज्या क्षेत्रांना लागू 
करण्यात आलेले आहे आणि त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळामार्फत (यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " असा 
निर्देश करण्यात आलेला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थकिंवा 
उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ठ्यर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही 
प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची शक्ती, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आलेली 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


गाव अक्राळे 


, 


५ पैकी 


० ०४.२५ 


५ 


पैकी 


० ०२ 


५ 


पैकी 


-- 


० ०४.२५ 


५ पैकी 


० ३८ 


५ 


पैकी 


.. 


० ०२ 


५ 


पैकी 


-- 


० ०२.५० 


२७ 


३ 


पैकी 


० ३५ 


आहे ; 


२७ 


३/१ पैकी 


० ६५ 


२७ 


३/२ 


८५ 


२७ 


४ पैकी 


० ०८ 


२७ 


६ पैकी 


० १० 


. 


, 


२८ 


० ६७ 


६० पैकी 


० २३ 


६२ पैकी 


० ०८ 


आणि ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना, उद्योग, उर्जा व कामगार 
विभाग क्रमांक आयडीसी-२००७/(८० ९)/ उद्योग-१४ , दिनांक ८ डिसेंबर 
२००७ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६२ चे अधिसूचना 
२८ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या उपरोक्त अधिनियमाची 
कलम ३२ , ३३, ३६ व ३८ अन्वये उपविभागीय अधिकारी , दिंडोरी 
उपविभाग, दिंडोरी, जिल्हा नाशिक यांस कार्यान्वित करण्याचे अधिकार 
देण्यात आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या 
क्षेत्राची महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्र किंवा वसाहत किंवा दोन्हीही 
म्हणून विकास करण्यासाठी जरुरी आहे, असे उपविभागीय अधिकारी, 
दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी, जिल्हा नाशिक यांना वाटते ; 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीनमालकांनी 
व हितसंबंध असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा विचार करून महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ , कलम ३२ (२ ) अन्वये सदरहू 
जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी 
उपविभाग, दिंडोरी , जिल्हा नाशिक यांनी घेतलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद असलेल्या मिळकतीस 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ अन्वये कलम ३२ (१) च्या 


एकूण .. 


३ ५४ 


गाव तळेगाव दिंडोरी 


१५ 

पैकी 


० ५७ 


१५ पैकी 


१ २१ 


१७ पैकी 


० ९ १ 


१ ९ पैकी 


० २७.४ ९ 


१ ९ पैकी 


० २३.१३ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची – चालू 
जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी 


अनुसूची- चालू 
जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी 


गट क्रमांक 


हिस्सा क्रमांक 


क्षेत्र 


गट क्रमांक 


हिस्सा क्रमांक 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव तळेगाव दिंडोरी 


चालू 


गाव तळेगाव दिंडोरी 


चालू 


१ ९ पैकी 


० २४.३८ 


४४ पैकी 


० ५५.५० 


.. 


२४ 


१ ३७ 


-- 


४५ पैकी 


-- 


१ ९ ४ 


२७ पैकी 


१ २३ 


४५ पैकी 


० ७६.५० 


२७ पैकी 


० १५ 


४५ पैकी 


० ४८.५० 


३० 


१ 


१ ४४ 


४५ 

पैकी 


० ४८.५० 


३० 


२ 


१ ०० 


४५ पैकी 


-- 


० २०.५० 


३१ 


१ ४६ 


.. 


४७ पैकी 


-- 


२ ३०.५० 


३३ पैकी 


० ८८ 


४७ पैकी 


२ ३०.५० 


३३ पैकी 


-- 


० ४८ 


४८ 


२ 


१ २८ 


३३ पैकी 


० ४० 


४८ 


३ 


१ २८ 


३३ पैकी 


० ५६ 


४८ 


४ पैकी 


० ५२.२८ 


३३ पैकी 


० ५६ 


४८ 


४ पैकी 


० २५.६० 


३५ 


० ७३ 


५२ 


० 


८० 


२ 

३ 


३६ 


० ६८ 


.. 


५२ 


० 


८० 


३७ 


. 


१७ 


५६ 


१ - अ 


१ ८२ 


४० 


१ पैकी 


० ५८ 


५७ 


१ - अ पैकी 


० ५४ 


४० 


१ पैकी 


० ५८ 


५७ 


१ - अ पैकी 


१ ५ ९ .५० 


४० 


२ 


० ५८ 


५७ 


१ - ब 


२ १३.५० 


४१ 


१ 


३ ६२.५० 


५ ९ 


४ ०१ 


४१ 


२ पैकी 


० ०२ 


६२ 


ब -१ 


० 


८० 


४१ 


२ पैकी 


० ९ ०.७५ 


६२ 


ब -२ 


५ ४० 


४१ 


२ पैकी 


० ८ ९ 


एकूण .. 


६२ ३०.३८ 


४१ 


२ पैकी 


० ९ ० 


४१ 


२ पैकी 


० ९ ०.७५ 


४२ 


१ पैकी 


५ ५१ 


उदय किसवे , 
उपविभागीय अधिकारी, 
दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी , 

जिल्हा नाशिक . 


४२ 


१ पैकी 


१ ३८.५० 


४३ 


१ ०३ 


दिंडोरी , 


३१ जानेवारी 

२०१९ . 


४४ पैकी 


० ५५.५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


२१ 


As per Section 32 ( 1 ) of Maharashtra Industrial 

Development Act, 1961 


District Nashik 


ShHich HRT-2/# 311fa4-3 / Đila -99/ 2098 . – Whereas , by 
Government Notification , Industries , Energy and 
Labour DepartmentNo.I.D.C.- 2007/(809 ) IND - 14 , 
dated 8th December 2007 issued under sub 
section ( 3 ) of Section 1 of the Maharashtra Industrial 
Development Act, 1961 (Mah . III of 1962) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ) and 
published in the Maharashtra GovernmentGazette , 
Part IV - B , dated 8th December 2007 on pages 1792 
to 1794 , the Government of Maharashtra has 
directed that the provision of Chapter VI of the said 
Act, shall take effect from 8th December 2007 in 
the areas specified in the Schedule to the 
Notifications ; 


and whereas , after considering the cause 
shown by the owners in the said lands and by 
others persons interested therein in pursuance of 
sub -section ( 2 ) of Section 32 of the Maharashtra 
Industrial Development Act, 1961 the Sub 
Divisional Officer, Dindori Sub - Division , Dindori, 
district Nashik has decided to acquire the said 
land in pursuance of the said Section 32 ; 

and whereas the Maharashtra Industrial 
Development Corporation Department vide GR 
No. I.D.C.- 2014 /No. 226 / U - 14 , dated 16th January 
2019 sanctioned the schedule attached under 
provision 32 ( 1) of Maharashtra Industrial 
Development Act, 1961. 

Now , therefore , in exercise of the powers 
conferred by the first provision to sub -section ( 1) 
of Section 32 of said Act, the Sub - Divisional Officer 
Dindori Sub -Division , Dindori , district Nashik 
hereby publishes this Notification for acquiring the 
said lands for the purpose aforesaid , that is to 
say for Industrial Area. 


Schedule 


District Nashik , taluka Dindori 


and whereas, the lands mentioned in the 
Schedule hereto area situated in the areas 
wherein the provisions of Chapter VI of the said 
Act, have been taken effect as aforesaid ; 

and whereas, under Section 32 of the said Act, 
the State Government is empowered to acquire 
lands in the area to which Chapter VI of the said 
Act has been made applicable and are required 
for the purpose of the development by the 
Maharashtra Industrial Development Corporation 
(hereinafter referred to as " the Corporation ”) or 
for any other purpose in furtherance of the objects 
of the said Act ; 


GatNo. 


Part No. 


Area 


2 


3 


H.Are 


village Akrale 


5 Part 


0 04.25 


5 Part 


0 02 


5 Part 


O 04.25 


5 Part 


0 38 


5 Part 


O 02 


5 Part 


O 02.50 


27 


3 Part 


0 35 


27 


3/1 Part 


0 65 


27 


3/2 


0 85 


and whereas, by Government Notification of 
Industries , Energy and Labour Department No. 
I.D.C.- 2007 /(809)/IND - 14 , dated 8th December 
2007 issued under Clause (c ) of the Section 2 of 
the said Act, and issued Government Notification 
No. I.D.C.- 2007 /(809 )/IND 14 , dated 8th December 
2007 the Sub -Divisional Officer, Dindori Sub 
Division , Dindori, district Nashik has been specially 
appointed by the State Government to perform 
the functions of a Collector, under Sections 32 , 
33 , 36 and 38 of said Act, delegated to me by 
Rule 28 of the Maharashtra Industrial 
Development Rules , 1962 ; 

and whereas, the Sub -Divisional Officer, Dindori 
Sub -Division , Dindori , district Nashik is of the 
opinion that the land described in the Schedule 
hereto are required by the Corporation for 
development as an Industrial Area . 


27 


4 Part 


0 08 


27 


6 Part 


010 


28 


0 67 


. 


60 Part 


0 23 


62 Part 


-- 


0 08 


Total , 


3 54 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


Schedule – contd . 


Schedule - contd . 


District Nashik , taluka Dindori 


District Nashik , taluka Dindori 


Gat No. 


Area 


Gat No. 


Part No. 

2 


Part No. 

2 . 


1 


3 


1 


Area 

3 
H. Are 


H. Are 


village Talegaon Dindori 


village Talegaon Dindori – contd . 


15 Part 


0 57 


43 


1 03 


15 Part 


1 21 


44 Part 


0 55.50 


17 Part 


0 91 


44 Part 


0 55.50 


19 Part 


0 27.49 


45 Part 


1 94 


19 Part 


0 23.13 


45 Part 


0 76.50 


19 Part 


0 24.38 


45 Part 


0 48.50 


24 


1 37 


45 Part 


0 48.50 


27 Part 


1 23 


45 Part 


0 20.50 


27 Part 


0 15 


47 Part 


2 30.50 


30 


1 44 


47 Part 


2 30.50 


30 


2 


1 00 


48 


2 


1 28 


31 


1 46 


48 


در 


1 28 


33 Part 


0 88 


48 


4 Part 


0 52.28 


33 Part 


048 


48 


4 Part 


0 25.60 


33 Part 


040 


52 


2 


0 80 


33 Part 


0 56 


52 


3 


0 80 


33 Part 


0 56 


56 


1 - A 


1 82 


35 


0 73 


57 


1 - A Part 


0 54 


36 


0 68 


-- 


57 


1 - A Part 


1 59.50 


37 


017 


57 


1 - B 


2 13.50 


40 


1 Part 


0 58 


59 


4 01 


40 


1 Part 


0 58 


62 


B - 1 


0 80 


40 


0 58 


62 


B - 2 


5 40 


41 


3 62.50 


Total .. 


62 30.38 


41 


2 Part 


0 02 


41 


2 Part 


0 90.75 


41 


2 Part 


0 89 


UDAY KISAVE , 

Sub - Divisional Officer, 
Dindori Sub -Division , Dindori, 

district Nashik . 


41 


2 Part 


0 90 


41 


2 Part 


0 90.75 


Dindori, 31st January 2019 . 


42 


1 Part 


5 51 


42 


1 Part 


1 38.50 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


२३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले.- ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ 

( १) ( २) अन्वये . 


. 


आदेश 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले.- १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक 

क्रमांक ३२० / जिविशा/ का . व सु.प्रतिबंधात्मक आदेश / 

२०१९ , दिनांक २४ जानेवारी २०१ ९. 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

दंडप्र-१/ कावि-२८८ / २००५, दिनांक २२ जून २००५. 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट 
कलम ( १ ) व ( ३) . 


ते 


क्रमांक दंडप्र/ २/ कावि-२४ ९/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक शिक्षण राज्यमंडळ , पुणे यांचेमार्फत दिनांक १७ जानेवारी 
२०१९ च्या पत्रान्वये दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ २० 

मार्च 

२०१ ९ 
या कालावधीत उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इयत्ता १२ वी) व 
दिनांक १ मार्च २०१ ९ ते दिनांक २२ मार्च २०१९ माध्यमिक शालान्त 
परीक्षा ( इयत्ता १० वी ) घेण्यात येणार आहे . सदर परीक्षेच्या वेळी 
गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच परीक्षा केंद्रांच्या 
ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा उत्पन्न होण्याची शक्यता 
असलेबाबत माझे निदर्शनास आले आहे . 


आदेश 


१ 


त्याअर्थी, सदर परीक्षा केंद्रांचे ठिकाणी गैरप्रकार होऊ नये व 
त्याठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होऊ नये. यासाठी 
खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , किशोर राजे निंबाळकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ (१ ) ( २) खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


क्रमांक दंडप्र-१/ कावि -४८६५ / २०१९.– पोलीस अधीक्षक , जळगाव 
यांनी उपोद्घातातील अ.क्र . १ , 

दिनांक १७ जानेवारी २०१९ चे 
पत्रान्वये आगामी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन 
राष्ट्रीय पक्ष त्याचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, राजकीय पुढारी , लहान 
मोठे पक्ष व त्या पक्षाचे कार्यकर्ते यांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणीची 
सुरुवात केलेली आहे. त्यासाठी ते गावोगावी , तालुक्यात, जिल्ह्यात , 
ठिकठिकाणी पक्ष मेळावे, बैठका, सभा अशाप्रकारचे कार्यक्रम आयोजित 
करीत आहेत. शेतकऱ्यांचे जटील प्रश्न अद्यापपावेतो हवे तसे सत्ताधारी 
पक्षाकडून न सुटल्याने , त्यांचे भांडवल विरोधक करीत आहेत . 
त्याचप्रमाणे शेतमालाला पाहिजे तसा भाव शासनाकडून प्राप्त होत 
नाही . त्याकरिता शेतकरी संघटनांकडून विविध स्वरूपाचे आंदोलन 
आखले जात आहे . अशाप्रकारे एकंदरित परिस्थिती निर्माण झाली 
असून त्यांचा परिणाम कायदा व सुव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


१ 


२०१ ९ ते दिनांक 


२०१९ पावेतो पेपर 


ते 


दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ ते २० मार्च २०१९ व दिनांक १ मार्च 

२२ मार्च 

सुरू झालेपासून 
संपेपर्यंतच्या कालावधीसाठी जिल्ह्यांतील सर्व परीक्षा केंद्रांचे १०० 
मीटर परिसरात कोणीही प्रवेश करू नये. सदर आदेश परीक्षार्थी, 
नियुक्त कर्मचारी, अधिकारी, पोलीस, होमगार्ड यांचेसाठी लागू होणार 
नाही. तसेच परीक्षा केंद्रांजवळच्या १०० मीटर परिसरातील सर्व 
सार्वजनिक टेलिफोन / एस.टी.डी. / आय.एस.डी. /फॅक्स केंद्र/ झेरॉक्स 
दुकाने, कॉम्प्युटर दुकाने व ध्वनीक्षेपक पेपर सुरू असलेल्या कालावधीसाठी 
बंद ठेवणेत यावेत . 


सर्व संबंधितांवर वैयक्तिकरित्या नोटिस बजाविण्यास पुरेसा कालावधी 
नसलेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १) ( २ ) 
नुसार सदर आदेश एकतर्फी काढण्यात येत आहे. 


, 


येणाऱ्या पंधरवड्यात विविध जातीय धर्माचे, महात्मा , तसेच मान्यवरांचे 
जयंती व पुण्यतिथी साजरी होणार आहे. सदर वेळी विविध स्वरूपाचे 
कार्यक्रम आयोजित केले जातात. त्या अनुषंगाने शोभा यात्रा, मिरवणुका , 
रॅली अशा स्वरूपाचे नियोजन केले जाते. दिनांक २८ जानेवारी २०१ ९ 
रोजी स्वातंत्र्य सेनानी लाला लजपतराय जयंती, त्याचप्रमाणे दिनांक 
३० जानेवारी २०१ ९ रोजी महात्मा गांधी पुण्यतिथी साजऱ्या होणार 
आहे . दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी गणराज्य दिन साजरा 
होणार असून तो विविध स्तरांवर शासकीय/निम- शासकीय , 
महाविद्यालय , औद्योगिक क्षेत्रात व इतर ठिकाणी मोठ्या संख्येने 
साजरा होत असतो. यावेळी नागरिक त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 
शासनास वेठीस धरावे याकरिता आत्मदहन , उपोषण अशा स्वरूपाचे 
आंदोलन करीत असतात . महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला 
आरक्षण दिलेले असून, धनगर समाज व मुस्लीम समाज, वडार 
समाज यांचा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापपावेतो शासनाने प्रलंबित ठेवलेले 
आहे. हे समाजाचे पदाधिकारी यांनी शासनाविरुद्ध आंदोलन छेडण्याचा 
इशारा दिलेला आहे. 

जळगाव जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील आहे . 
वरील परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
रहावी व सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ नये, यासाठी यापूर्वी 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले होते . त्यामुळेच समाजविघातक 


सदरचा आदेश दिनांक २४ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


किशोर राजे निंबाळकर , 

जिल्हादंडाधिकारी . 


जळगाव. 


जळगाव , २४ जानेवारी २०१९ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


घेण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास या आदेशान्वये बंदी घालीत आहे. 
हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, प्रेतयात्रा यांना लागू 
असणार नाही. 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही. 

हा आदेश दिनांक २४ जानेवारी २०१९ चे सकाळी ६.०० 
वाजेपासून ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो 
अंमलात राहील. 


हा आदेश आज दिनांक २५ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी पारित केला असे. 


- 


कृत्य करणारे जातीयवादी गुंड इत्यादींवर कायद्याचा वचक राहिला 
होता. हीच परिस्थिती आगामी येणाऱ्या राजकीय विरोधी पक्षाचे 
आंदोलन तसेच सण / उत्सव व इतर सामाजिक , सांस्कृतिक कार्यक्रम 
राबविणारे संघटना यांच्यावतीने तसेच पारंपरिक पद्धतीने आयोजित 
होणारे जयंती, पुण्यतिथी असे अनेक कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत . 
याचा फायदा जातीयवादी गुंड घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
क्षुल्लक कारणावरून देशविघातक कृत्ये करणारे, समाजकंटक , 
जातीयगुंड हे याचा फायदा घेऊन किंबहुना समाजात तेढ निर्माण 
होईल , अशांतता निर्माण होईल अशा प्रकारचे कृत्य करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेता कोणताही अनुचित प्रकार 
घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणे जरुरीचे आहे. असे 
पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक २३ जानेवारी २०१९ 
च्या पत्रान्वये 

माझ्या निदर्शनास आणून दिल्याने, सार्वजनिक 
शांतता व सुव्यवस्थेचे परीरक्षण करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा 
हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक झाल्यामुळे मी , राहुल 
मुंडके , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव, उपोद्घातातील अनुक्रमांक 
२ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव यांनी मला प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम ३७ चे पोट - कलम (१) व (३) मधील अधिकारांचा वापर 
करून या आदेशान्वये 

( अ) शस्त्रे , सोटे, भाले, तलवारी, बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 


राहुल मुंडके , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


जळगाव . 


जळगाव, २५ जानेवारी २०१९ . 


पोलीस उपआयुक्त यांजकडून 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) ( २) अन्वये 


, 


आदेश 


. 


, 


( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर 
फेकावयाची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे किंवा 
बरोबर नेणे 


क्रमांक कक्ष-१० /विशा/ मनाई आदेश/ ६३५/ २०१९.- ज्याअर्थी, 
राष्ट्रध्वजाचा योग्य तो मान राखला जावा यासंदर्भात शासनामार्फत 
वेळोवेळी सूचना दिल्या आहेत. तसेच जाणीवपूर्वक जर राष्ट्रध्वजाचा 
अवमान करण्याचा प्रयत्न केल्यास राष्ट्रीय अवमान प्रतिबंध कायदा , 
१ ९ ७१ चे कलम २ अनुसार कार्यवाही करण्यात येते. काही वेळा 
राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्यावेळी, तसेच विशेष कलाक्रीडा प्रसंगी वैयक्तिकरीत्या 
वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज नंतर इतस्तत : टाकण्यात आल्याचे 
निदर्शनास आले आहे व हे दृष्य राष्ट्रप्रतिष्ठेला शोभणारे नाही . तसेच 
राष्ट्रप्रतिष्ठेच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर असल्याने केंद्र शासनाच्या गृह 
मंत्रालयाने राष्ट्रध्वजाकरिता प्लॅस्टिकच्या वापरास मान्यता दिलेली 


( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्रांचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे 

( इ ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे , रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव 
करणे; 


नाही ; 


- 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , चित्रे , फलक इत्यादी लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या 
कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 


त्याअर्थी, मी , श्रीकृष्ण कोकाटे , पोलीस उपआयुक्त, गुन्हे /विशा, 
नाशिक शहर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) 
( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून असा आदेश 
देत आहे की , पोलीस आयुक्तालय , नाशिक शहर क्षेत्रात खबरदारीचा 
उपाय म्हणून 

जानेवारी 

२०१ ९ ते दिनांक २८ जानेवारी 
२०१९ पावेतो प्लॅस्टिकचा वापर करून राष्ट्रीय ध्वजाची निर्मिती , 
विक्री व वापर यावर बंदी घालत आहे . 


दिनांक २५ 


वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी 
किंवा तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा 
अपंग इसमांना लागू असणार नाही. 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट 
कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा 


सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधीत 
नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २) 
नुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


२५ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २४ जानेवारी २०१९ रोजी माझे 
सही व शिक्क्यानिशी जाहीर करण्यात आला आहे. 

श्रीकृष्ण कोकाटे , 


पोलीस उपआयुक्त , 


. 


गुन्हे /विशा, नाशिक शहर , 


नाशिक शहर , २४ जानेवारी २०१ ९ . 


महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम 
३७ ( १) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र , दिनांक 

१५ 

जानेवारी 
२०१९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , 
राहुली द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे : 

( अ) शस्त्रे , काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे 
अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार 
करणे किंवा जमा करणे 
( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक डीसी/ कार्या-९- ब/१/ २८२/ २०१ ९.- अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये 
माहे सप्टेंबर २०१८ अखेर पडलेला पाऊस सरासरीच्या तलनेत कमी 
असल्याने, तसेच यापुढील कालावधीमध्ये पावसाची अशाश्वती निर्माण 
झाल्याने जिल्ह्यामध्ये पाणीटंचाई व जनावरांना चाराटंचाई निर्माण 
झाली आहे. त्यामुळे चाऱ्याची पळवापळवी होऊन त्यातून मोठ्या 
प्रमाणात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण 
झाली आहे. या आणीबाणीच्या प्रकरणी संबंधितांवर नोटिस बजावणे 
शक्य नाही . 

जिल्ह्यामध्ये शिल्लक असलेला चारा इतर जिल्ह्यात जाऊ नये व 
त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी , 
अहमदनगर खालील आदेश निर्गमित करत आहे. 

१. अहमदनगर जिल्ह्यातून जिल्ह्याबाहेर चारा वाहतूक करू नये. 
सदरचा आदेश निर्गमित झालेपासून दोन महिन्याच्या कालावधीकरिता 
अंमलात राहील . 


करणे ; 


, 


राहुल द्विवेदी 


जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर, १७ जानेवारी २०१९ . 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे 
किंवा तयार करणे ; 

( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, 
तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे. 

( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 

( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 
प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर 
परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २० जानेवारी २०१९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
२ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी 
राहील. 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ रोजी 
माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 
आदेश 

१११३ 
क्रमांक डीसी /कार्या ९- ब -१/ २४३/ २०१८.- पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / 
४२९/ २०१९ , दिनांक १५ जानेवारी २०१९ चे पत्रानुसार अहमदनगर 
जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध 
संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी 
प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच धनगर समाजाचे 
वतीने आरक्षणासाठी आंदोलने चालू आहे. दिनांक २७ जानेवारी 
२०१ ९ रोजी श्रीगोंदा नगर परिषद निवडणूक कार्यक्रम आहे. 
त्याअनुषंगाने श्रीगोंदा शहरात विविध पक्षाचे वतीने सभा , बैठका , 
प्रचारसभा याचे आयोजन केले जात आहे. तसेच पुणतांबा, तालुका 
राहाता येथे शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्नांवर शासनाचे विरोधात बैठक 
घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहेत. शेतकऱ्यांचे नियोजित 
आंदोलने याबाबत कळविले आहे. 

वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य 
बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा 


. 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हादंडाधिकारी, 


अहमदनगर , १७ जानेवारी २०१ ९. 


अहमदनगर . 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 

कार्यकारी अभियंता यांजकडून 
धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे 

अधिसूचना - ३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ 

( पहा कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 
क्रमांक धुमप्रवि/ भूसंपादन / ४८३३ / सन २०१८.- ज्याअर्थी, पाणीवापर संस्थांची कार्यक्षेत्रे निश्चिती महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० अन्वये जलशास्त्रीय तत्त्वावर आधारून प्रशासकीय सोयीने करण्याचे ठरले असल्यामुळे 
यापूर्वी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात पृष्ठ ७८ ते ९ ३ वर दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेमध्ये शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या 
व्यवस्थापनाच्या सोयीच्या दृष्टीने मी , अमरदिप शंकरराव पाटील , कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग , धुळे या अधिसूचनेद्वारे खाली नमूद 
केलेल्या पाणीवापर संस्थांची खालीलप्रमाणे कार्यक्षेत्रे निश्चिती करीत आहे आणि असे निर्देशित करीत आहे की , त्या पाणीवापर संस्थेचे अद्ययावत व 
प्रमाणित नकाशे व भूधारक आणि / किंवा भोगवटाधारकांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत , पाटबंधारे शाखा, उपविभाग, विभाग यांची कार्यालये तसेच 
अन्य महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर लावण्यात येतील . 

मी , अमरदिप शंकरराव पाटील , कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे या दुरुस्ती अधिसूचनेद्वारे असेही घोषित करीत आहे की , 
यापुढे समुचित प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटाधारकाला पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल. 

या दुरुस्ती अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही दुरुस्ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस 
दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता , धुळे यांचेकडे अपील दाखल करता येईल. 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव 

निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका साक्री, जिल्हा धुळे 


, 


शाखा 


.. 


डावा कालवा 


पाणीवापर संस्थेचे नाव 


प्रस्तावित 


. 


( बृहत आराखड्यानुसार क्रमांक १५) 
पाणीवापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र 

५६३.१४ हे. आर ( सी.सी.ए.) 
चारी क्रमांक 

मुख्य वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर ३ व ३ ची बॅच मायनर ४, ५, ६ व 
मायनर ६ ची बॅच मायनर . 

अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे , गाव मेहेरगाव, वार 
गट नंबर 

लागवडीलायक 

क्षेत्र 


चारीचे नाव 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ३ ( M - 3 of DY No. 8 ) 
२४ , २३, २२ , २१ , २० , १ ९, १८ , १७/१ , १७/१ पैकी, १७/ २ - अ पैकी , १७/ २- ब , 
१६/१, १६/२. 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 


२४ ३ ९ 


मायनर क्रमांक 


डावे विमोचक १ ( OL - 1 ) 


सा . क्र . ११० मीटर . 


१०, ११ , १२ , १५/१ , १५/२ , ७६ 


१ ९ 


० ९ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर क्रमांक ३ 
डावे विमोचक २ ( OL - 2 ) 
सा . क्र . ९ ४० मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


२७ 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ३ ( M- 3 of DY No. 8 ) - चालू 


१३/१, १३/२, १४, २/१, २/२, २/२/१, ४/१ , ४/२, ७/१, ७/२, ७/३, ७/४ , ८ 


२५ १८ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ३ 
पुच्छ विमोचक ( TO ) 
सा . क्र . १०५० मीटर . 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ४ ( M- 4 of DY No. 8 ) 


३० , ३१ , ३१/१ , ३१/२, ३६ , ४७/१ 


१ ९ ११ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ 
उजवे विमोचक १ 
( OR- 1 ) 
सा . क्र . ५२० मीटर . 


२५ 


४ ०८ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ 
डावे विमोचक १ 
( OL - 1 ) 
सा . क्र . ३१० मीटर . 


३४, ३५, ३७/१ , ३७/२ , ४६/१ 


१४ ४४ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ 
उजवे विमोचक २ 
( OR- 2 ) 
सा . क्र . ८८० मीटर . 


२६/१, २६/२ , २६/३, २७, २८ , ३२ , ३३ 


२६ ३८ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार, 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ 
डावे विमोचक २ 
( OL- 2 ) 
सा . क्र . ५२० मीटर . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ४ ( M- 4 of DY No. 8 ) - चालू 


३८/१ , ३८/१/१, ३८/१/२, ३८/२ , ३ ९ , ३९ / १ , ३९ / २, ४४ 


२० ०५ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४, 
उजवेविमोचक ३ 
( OR- 3 ) 
सा . क्र . ११४० मीटर . 


१७४/ १ - अ , १७४ / १ - ब , १७४/ २ - क , १७५, १७६ 


२० २१ 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ , 
डावे विमोचक 
( OL- 3 ) 
सा . क्र . १२५० मीटर . 


४० , ४१/१ , ४१/२, ४२, ४३/१ , ४३/२, ४३/३ 


१० ५५ 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ , 
उजवे विमोचक ४ 
( OR- 4) 
सा . क्र . १४०० मीटर . 


१६४, १६५ / १ - अ , १६५/ १ - ब , १६५/ २ - अ , १६५/ २ - ब , १६३/१ , १६३/२ 


१६ ७३ 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ , 
डावे विमोचक ४ 
( OL - 4) 
सा . क्र . १४०० मीटर . 


१४० , १४० ( ७) 


६ ३७ 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ , 
उजवे विमोचक 
( OR- 5 ) 
सा . क्र . १५१० मीटर . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


२ ९ 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए.) 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ४ ( M- 4 of DY No. 8 ) - चालू 


१७ २२ 


१६१/१ , १६१/२, १६१/ ३,१६१/ ४/ १ - अ , १६१ / ४ / १ - ब , १६१ / ४ - ब / १ , १६१/ ४ - ब / २ , 
१६१/ ४ - ब/ ३, १६१/ ४ - ब/ ४, १६२, १६३/१ . 


. 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ , 
डावे विमोचक ५ 
( OL -5 ) 
सा . क्र . ७७० मीटर . 


३१ ७४ 


- 


१५२ , १५३, १५४, १३४, १३५, १३५/१ , १३५/३, १३५/४ , १३६, १३८ , १४२/ १- अ , 
१४२/ १ - ब . 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ , 
उजवे विमोचक ६ 
( OR-6 ) 
सा . क्र . १ ९ २० मीटर . 


२२ ८५ 


. 


, 


१५५ , १५५/१ , १५५/२, १५५/३, १५६/१ , १५६/२, १५६/३ , १५६/४ , १५७ / १ - अ , १५७/ १ - ब , 
१५७/ २ - अ , १५७/ २- इ, १५७/ २ - क , १५७ / २- ड , १५७/ २ - फ , १५७/ २ - ब , १५८/१ , १५८/२, 
१५९ / १ , १५ ९/ २ , १६० . 


. 


, 


, 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ , 
डावे विमोचक ६ 
( OL - 6) 
सा . क्र . १ ९ २० मीटर . 


१२ ६६ 


१४८ / १- ब/ १ , १४८ / १- ब/ २, १४८ / १ - ब/ ३, १४९ / १ , १४ ९/ २, १५०/१ , १५०/२, १५१ , 
१४३/ १ - अ . 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ , 
उजवे विमोचक ७ 
( OR- 7) 
सा . क्र . २६०० मीटर . 


३० ३ ९ 


१४५/१ , १४५/२, १४६/१ , १४६/२, १४६/३, १४७/१ , १४७/२ , १४७/३ , १४७/४ , 
२३०/१ , २३०/२, २०२/१, २०२/२, २०२/ ३ - अ , २०२/४, २०३, २०४ , २०५ , २०६, २०७, 
२०८ . 


. 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ , 
पुच्छ विमोचक ( TO ) 
सा . क्र . २९ ७० मीटर . 


, 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ४ ची बॅच ( B- M - 4 of DY No. 8 ) 


७६८ , ७६ ९ , ७७० , ७७१/१ , ७७१/२, ७७४ 


१४ ७ ९ 


मौजे खेडे शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ ची बॅच, 
डावे विमोचक १ 
( OL- 1 ) 
सा . क्र . १२० मीटर . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ४ ची बॅच ( B- M- 4 of DY No. 8 ) - चालू 


२६ ३२ 


, 


, 


मौजे खेडे शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ४ ची 
बॅच, 
पुच्छ विमोचक ( TO ) 
सा . क्र . ६०० मीटर . 


७६७/ १ - अ , ७६७/ १ - ब , ७६७/२, ७६७/३, ७६७/४ , ७६७/५ , ७६७- ब / ५ , ७७५/१ , ७७५/२ , 
७५५/१, ७५५/२ , ७५५/ ३- अ / १ , ७५५/ ३- अ/ २ , ७५५/ ३ - ब , ७५८ , ७५९ / १ , ७५ ९/ २ , 
७६०/१/२, ७६० / १ - अ , ७६०/२/१ , ७६०/ २- ब , ७७६ . 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ५ 


७ ९/ १, ७ ९/ २, ७९/ ३, १०६/१, १०६/२ , ८० , १०५, १०४/ १ - अ/ १ , १०४/ १ - अ/ २ 


२२ १० 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ५, 
उजवे विमोचक १ 
( OR- 1 ) 
सा . क्र . १ ९ ७० मीटर . 


५७, ५८ , ५ ९ , ६० 


९ ९ ४ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ५ , 
डावे विमोचक १ 
( OL - 1 ) 
सा . क्र . ६० मीटर . 


८४, ८५ , ८६/१ , ८८ / १ - अ , ८८ / १ - ब , ८८/ १ - क 


११ ७४ 


मौजे सुट्रेपाडा/ 
खेडे शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ५ , 
उजवे विमोचक २ 
( OR- 2) 
सा . क्र . २४ ९ ० मीटर . 


५६ , ५५, ५५/१ , ५५/२, ६१ 


१३ ९ २ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ५ , 
डावे विमोचक २ 
( OL - 2 ) 
सा . क्र . ५२० मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


३१ 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ५ 


- 


चालू 


२५ ९ ७ 


५३ , ६३/१ , ६३/२, ६३/ २ - अ , ६३/ २ - क , ६३/ २- ब, ५४ , ४ ९/ १ - अ , ४ ९ / १ - ब , ४ ९ / २, ४८/१ , 
४५/१ . 


, 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ५ , 
डावे विमोचक ३ 
( OL- 3) 
सा . क्र . ६४० मीटर . 


६५ , ६५/१ , ६५/२, ६५/३, ६७/१ , ६७/२ 


६ ६५ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ५ , 
डावे विमोचक ४ 
( OL - 4 ) 
सा . क्र . ७६० मीटर . 


६४, ६६, ७०/१ , ७०/२ , ७०/३ 


१० ३३ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ५, 
डावे विमोचक ५ 
( OL -5 ) 
सा . क्र . ८७० मीटर . 


७२, ७३ , ७४/१ , ७४/२ , ७५ 


२३ ८१ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ५, 
डावे विमोचक 
( OL- 6 ) 
सा . क्र . ९९ ० मीटर . 


६ 


७६ , ७७ , ७८ , ७१ 


२१ ५८ 


, 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ५ , 
डावे विमोचक ७ 
( OL -7 ) 
सा . क्र . ११६० मीटर . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ५ 


चालू 


८१/१ , ८१/२, ८२, ८३/१ , ८३/२ 


२१ ३२ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ५, 
डावे विमोचक ८ ( OL- 8 ) 
सा . क्र . १७ ९ ० मीटर . 


- 


७२३/१ , ७२३/२ , ७३०/१ , ७३०/२, ७३०/३ 


१७ ७४ 


मौजे खेडे शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ५ , 
पुच्छ विमोचक (TO) 
सा . क्र . २६१० मीटर . 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ६ ( M- 6 of DY No. 8 ) 


२३ १६ 


७३१/१ , ७३१/२, ७३१/३ , ७३२/१ , ७३२/२ , ७३२/३, ७३२/४, ७३३, ७३४ , 
७३८ / १ / १ - अ , ७३८ / १ / १ - क , ७३८ / १/ १ - ब , ७३८/२, ७३ ९/ १ , ७३ ९/ २, ७३ ९ / ३ , 


मौजे खेडे शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ६, 
उजवे विमोचक १ (OR-1 ) 
सा . क्र . १४० मीटर . 


७४५. 


५१ , ५२ , ६८ , ६ ९ , ७०/१ , ७०/२, ७०/३ 


२४ १७ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ६ , 
डावे विमोचक १ ( OL - 1 ) 
सा . क्र . ४ ९ ० मीटर . 
मौजे खेडे शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ६, 
पुच्छ विमोचक (TO ) 
सा . क्र . १४८० मीटर . 


७३५ , ७३६, ७३७ , ७४६, ७४७ , ७४८ , ७४ ९ , ७५० , ७५१, ७५२ 


२६ ३६ 


, 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ६ ची बॅच ( B- M - 6 of DY No. 8 ) 


७५३, ७५४ , ७५६, ७५७ , ५० 


१२ ६१ 


मौजे खेडे शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ६ ची बॅच, 
पुच्छ विमोचक ( TO ) 
सा . क्र . ५१० मीटर . 


अमरदिप शंकरराव पाटील, 

कार्यकारी अभियंता , 
धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग , धुळे. 


धुळे , ११ डिसेंबर २०१८ . 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


३३ 


अधिसूचना - ३ 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 


( पहा कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 


. 


क्रमांक धुमप्रवि / भूसंपादन /४८३३/ सन २०१८.- ज्याअर्थी, पाणीवापर संस्थांची कार्यक्षेत्रे निश्चिती महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० अन्वये जलशास्त्रीय तत्त्वावर आधारून प्रशासकीय सोयीने करण्याचे ठरले असल्य 

ल्यामुळे 
यापूर्वी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात पृष्ठ ४३ ते ६२ वर दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेमध्ये शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या 
व्यवस्थापनाच्या सोयीच्या दृष्टीने मी, अमरदिप शंकरराव पाटील, कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे या अधिसूचनेद्वारे खाली नमूद 
केलेल्या पाणीवापर संस्थांची खालीलप्रमाणे दुरुस्ती कार्यक्षेत्रे निश्चिती करीत आहे आणि असे निर्देशित करीत आहे की , त्या पाणीवापर संस्थेचे 
अद्ययावत व प्रमाणित नकाशे व भूधारक आणि / किंवा भोगवटाधारकांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत , पाटबंधारे शाखा , उपविभाग, विभाग यांची 
कार्यालये तसेच अन्य महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर लावण्यात येतील . 

मी , अमरदिप शंकरराव पाटील , कार्यकारी अभियंता , धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे या दुरुस्ती अधिसूचनेद्वारे असेही घोषित करीत आहे की , 
यापुढे समुचित प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटाधारकाला पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल. 

या दुरुस्ती अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही दुरुस्ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस 
दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, धुळे यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव 

निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका साक्री, जिल्हा धुळे 


शाखा 


डावा कालवा 


पाणीवापर संस्थेचे नाव 


प्रस्तावित 


( बृहत आराखड्यानुसार क्रमांक १४) 


पाणीवापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र 


७१७.६४ हे . आर ( सी.सी.ए.) 


चारी क्रमांक 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर ३, ४ , ५ , ६ , ७ व ८ 


, 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका साक्री, मौजे कुसुंबा, सुट्रेपाडा , खेडे 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए .) 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ३ ( M -3 of DY No. 6 ) 


-- 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 


३५१/१ , ३५१/२, ३५१/३, ३६०/१, ३६०/२, ३६१, ३५७/१ , ३५७/२, ३४३/१ , ३४३/२ , 
३५३/१ , ३५३/२. 


मायनर नंबर 


( M - 3, DY No. 6 ) 
उजवेविमोचक १ 
( OR- 1 ), 
सा . क्र . ११४ मीटर . 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ३ ( M- 3 of DY No. 6) - चालू 


१८३, १८१, १८० , १७ ९ , १२२, १७८ , १२५ , १२६, १२० , १२१ , १२३ , १२४ , ११९ 


२२ ०१ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर 
( M - 3 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक १ 
( OL - 1), 
सा . क्र . १७४० मीटर . 


, 


१४ ५२ 


३४०/१ , ३४०/२, ३४१/ १ - अ , ३४१ / १ - ब , ३४१/२, ३४१/ २- अ , ३४१/ २ - ब , ३४२/१ , ३४२/२, 
३४२/३ , ३४२/४, ३४२/४/१, ३४२/ ४ - ब , ३५२. 


, 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ३ 
( M - 3 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक २ 
( OR- 2 ), 
सा.क्र . २०० 

मीटर . 


१ ९ ९ ४ 


३२७/ १ - अ/ १ , ३२७ / १ - अ/ २, ३२७/ १ - ब / १ , ३२७/ १- ब/ २, ३२७/ २ - अ , ३२७/ २ - क , ३२४ , 
३२५/१ , ३२५/२, ३२६/१ , ३२६/२. 


३ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर 
( M - 3 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ३ 
( OR- 3 ), 
सा . क्र . ४६० मीटर . 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 


३२८ , ३३० , ३२३/१ , ३२३/२ 


८ ५२ 


मायनर नंबर 


( M - 3, DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ४ 
( OR- 4), 
सा . क्र . ४६० मीटर . 


२१ ४४ 


३२९ , ३३१ , ३३३, ३३४ , ३३५/ १ - अ , ३३५ / १ - ब , ३३५/२, ३३६/१, ३३६/२ , ३३६/३, 
३३६/४ , ३३६/५, ३१४/१ , ३१४/२. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ३ 
( M - 3 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ५ 
( OR- 5) , 
सा . क्र . ५७० मीटर . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


३५ 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ३ ( M -3 of DY No. 6 ) – चालू 


३१५/१ , ३१५/२ , ३१५/३, ३१७, ३१८ , ३१ ९ / १ , ३१ ९ / २, ३२० , ३३२/१ , ३३२/२ 


२७ ७५ 


. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ३ 
( M - 3 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ६ 
(OR- 6 ), 
सा . क्र . ५७० मीटर . 


३२१ , २७६/१ , २७६/२, २७७/१ , २७७/२, २७८ , २७ ९ / १ , २७९ / २ 


१७ ५७ 


. 


३ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर 
( M - 3, DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ७ 
( OR- 7 ), 
सा . क्र . ७२० मीटर . 


२७० , २७१ , २७२ , २७३ , २७४ , २७५ - अ , २७५ - ब , २८६ 


२३ ७३ 


, 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ३ 
( M - 3 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ८ 
( OR- 8 ), 
सा . क्र . ८०० मीटर . 


२२१ - अ , २२१/१ , २२४ 


२ ६० 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ३ 
( M - 3 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ९ 
( OR- 9 ), 
सा . क्र . १०८० मीटर . 


१६ ५८ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 


२१५/१ , २१५/२, २१५/३, २१६, २१७- अ, २१७ पै. /१ - अ , २१७ पै ./ १ - ब, २१७ पै./ २, 
२१८ , २१९ / १ , २१ ९ / २, २२० 


मायनर नंबर 


( M - 3, DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक १० 
( OR- 10), 
सा . क्र . १३७० मीटर . 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ३ ( M -3 of DY No. 6 ) - चालू 


१८ ८४ 


. 


१८४- अ, १८४-ब / १, १८४ -ब / २, १८५/ १ - अ , १८५- अ पै./ ३, १८५- अ पै./ ३, १८५- अ पै./ २, 
१८५- ब पै./ १ , १८५- ब पै./ २, १८६/१, १८६/२. 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ३ 
( M - 3 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ११ 
( OR- 11), 
सा . क्र . १५७० मीटर . 


१३५ , १२९ , १२८ , १७५ , १७६ , १७७ , १८२ 


२१ २ ९ 


३ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर 
( M - 3, DY No. 6) 
उजवे विमोचक १२ 
( OR-12) , 
सा . क्र . १७७० मीटर . 


१८ १७ 


- 


१०३, १०७, १०८/१ , १०८/२, १० ९ , ११० , १११ , ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७/१ , 
११७/२, ११८ , १२७, १३० , १३१, १३२, १३३ , १३४ , २२६/१, २२६/२. 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ३ 
( M - 3 , DY No. 6 ) 
पुच्छ विमोचक ( TO ) , 
सा . क्र . २११० मीटर . 


, 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ४ ( M- 4 of DY No. 6 ) 


३६२ , ३६३ , ३६४ , ३८ ९ 


११ ३४ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ४ 
( M - 4, DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक १ 
(OR- 1) , 
सा . क्र . १० ९ ० मीटर . 


१५ ०१ 


३६५/१ , ३६५/२, ३६५/३, ३६५/४ , ३६५/५ , ३३७/१, ३३७/२, ३३७/३ , ३३७/४, ३३८/१ , 
३३८/२, ३३८/३, ३३८/४, ३५८/१ , ३५८/२, ३३ ९/ १ , ३३ ९/ २. 


मौजे कावठी शिवार, 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ४ 
( M - 4 , DY No. 6 ) 
डावे विमोचक १ 
( OL - 1), 
सा . क्र . ६७० मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


३७ 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ४ ( M- 4 of DY No. 6) - चालू 


२१ ८४ 


- 


३६ ९, ३७०/१, ३७०/२, ३८२/१ , ३८२/२, ३८३/१ , ३८३/१/ २- अ, ३८३/ १/ २- इ, ३८३/ १/ २ -ई , 
३८३/ १/ २- क , ३८३ / १/ २- ड , ३८३ / १/ २- फ , ३८३ / १ / २- ब , ३८३/ १ - ब / २, ३८३/२, ३८४ , 
३८५ , ३८६/१ , ३८६/२, ३८७/१ , ३८७/२, ३८७- ब , ३८८ . 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ४ 
( M - 4 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक २ 
( OR- 2 ), 
सा . क्र . १४०० मीटर . 


३६६, ३६७, ३१२, ३१३/१ , ३१३/२ 


१३ ०५ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ४ 
( M - 4, DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक २ 
( OL - 2 ), 
सा . क्र . १४०० मीटर . 


३७१ , ३१० , ३११ , ३० ९ 


१५ ५३ 


. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ४ 
( M - 4 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक २ 
( OR- 3 ), 
सा . क्र . १४०० मीटर . 


३०५, ३०६, ३०७, ३०८ 


६ ६ ९ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ४ 
( M - 4, DY No. 6 ) 
डावे विमोचक २ 
( OL -3 ), 
सा . क्र . २२५५ मीटर . 


२४ ०२ 


. 


७८०, ७८१/१ , ७८१/२, ७८२/१ , ७८२/२, ७८२/३ , ७८२/४ , ७८२/५/१ , ७८२/ ५- ब, ७८३, 
७८३/१ , ७८३/२, ७८३/३, ७८४/१ , ७८४/२ , ७८५/१, ७८५/१/२. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ४ 
( M - 4 , DY No. 6 ) 
पुच्छ विमोचक ( TO ), 
सा . क्र . २४ ९ ० मीटर . 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए .) 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ५ ( M- 5 of DY No. 6 ) 


१७ ४३ 


३१६/ १ - अ , ३१६/ १ - ब, ३१६/२, ३१६/ २- अ , ३१६/ २- ब , २८२, २९ २, २ ९ २/ १ , २९ ३ , 
२ ९ ३ / १, २ ९ ३/ २, २९ ४ . 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ५ 
( M - 5 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक १ 
( OR- 1), 
सा . क्र . ४२० मीटर . 


१४ २६ 


२८७/१ , २८७/२, २८७/३, २८७/३/१ , २८७/४ , २८७/५ , २१४/ १ - अ , २१४/ २ - ब , 
२१४- अ/ २ , २१४- अ / ३ , २१४ - ब , २२३ - अ / १ पै ., २२३ - अ / २ पै. / अ , २२३ - ब , 
२२३- ब/ १ पै./ ३, २२३ - ब/ २ पै./ १ , २२५. 


मौजे कावठी / सुट्रेपाडा 
शिवार 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ५ 
( M -5 , DY No. 6 ) 
डावे विमोचक १ 
( OL - 1 ), 
सा . क्र . १०८० मीटर . 


, 


२८० , २८३, २८४ , २८५, २८५/१ 


८ २० 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ५ 
( M - 5 , DY No. 6 ) 
उजवेविमोचक २ 
( OR- 2 ), 
सा . क्र . ६६० मीटर . 


२११ , २१२ , २१३ , १ ९ ३ 


२२ ४२ 


५ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर 
( M - 5 , DY No. 6 ) 
डावे विमोचक २ 
( OL- 2), 
सा . क्र . १३२० मीटर . 


२ ९ ७ , २८८ , २८ ९ 


११ ३४ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ५ 
( M -5 , DY No. 6) 
उजवे विमोचक ३ 
(OR- 3) , 
सा . क्र . १०८० मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


३ ९ 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ५ ( M- 5 of DY No. 6) – चालू 


१ ९ २/ १ , १९ २/ २ , १ ९ २/ ३ , १९ ०/ १ , १ ९ ०/ २, १८ ९ / १, १८ ९/ २, १८८ , १८७ 


१० ४१ 


५ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर 
( M - 5 , DY No. 6 ) 
डावे विमोचक 
( OL - 3) , 
सा . क्र . २१०० मीटर . 


بيه 


१ ९ १ - अ , १ ९ १ - ब , २२७ - अ , २२७- ब , २२७ - ब / १ , २२७- ब / २ 


९ ७२ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ५ 
( M - 5 , DY No. 6 ) 
उजवेविमोचक ४ 
(OR- 4) , 
सा . क्र . १३२० मीटर . 


१७३/१, १७३/२, १७४/१ , १७४/ २- अ , १७४/ २- ब , १३५, १३६/१, १३६/२, १३७/१ , १३७/२ 


२० ३८ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ५ 
( M - 5 , DY No. 6 ) 
पुच्छ विमोचक (TO ), 
सा . क्र . २४०० मीटर . 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ६ ( M- 6 of DY No. 6 ) 


२ ९९/ २ , २९९ / १ - ब , २९ ८ / २, २९९/ १ - क , २ ९९ / १ - अ , २ ९ ८ / १ , २९ ५ , २९ ६ , २९ १/ १ , २९ १ , 


३१ २१ 


२ ९ ० . 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ६ 
( M - 6 , DY No. 6 ) 
डावे विमोचक १ 
( OL- 1), 
सा . क्र . ५५५ मीटर . 


२ ९ ५, ३०० , ३०१, ३०२/१ , ३०२/२, ३०२/३, ३०२/४ , ३०३ , ३०४ 


२१ ६६ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ६ 
( M - 6 , DY No. 6 ) 
पुच्छ विमोचक ( TO ), 
सा . क्र . ७५० मीटर . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 
( सी . सी . ए.) 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ७ ( M -7 of DY No. 6 ) 


१५९ / १ , १५९ / २, १६०, १६१ - अ , १६१ - ब , १६२, १६३, १६४ , २०४ , २०५ , २०६ 


२१ ९९ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ७ 
( M - 7 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक १ 
( OR- 1), 
सा . क्र . ११० मीटर . 


१७२/१ , १७२/२, १ ९ ४ , १ ९ ५ , १ ९ ६ , २० ९ , २१० 


२२ ३८ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ७ 
( M - 7 , DY No. 6 ) 
डावे विमोचक १ 
( OL - 1), 
सा . क्र . ११० मीटर . 


२४ ७३ 


६ ९ २/ १ , ६ ९ ३ / १, ६ ९ ३ / २, ६९ ४/ १, ६ ९ ५ , ६ ९ ५/ १, ६ ९ ५ / २, ६९ ५/ २ - अ , ६ ९ ५/ २- ब, 
६ ९ ५/ ३ - अ , ६ ९ ५/ ३ - ब , ७०० , ८०७, ८०६ . 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ७ 
( M - 7 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक २ 
( OR- 2), 
सा . क्र . ८३० मीटर . 


२२ ३२ 


१५५ , १५६- अ , १५६ - ब, १५७, १५८ , १६५/२, १६६/१ , २०७/१ , २०७/२, २०७/३, १६४ , 
१६५/१ , २०२, २०३, २०१/१ , २०१/२. 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ७ 
( M - 7 , DY No. 6) 
डावे विमोचक २ 
( OL - 2), 
सा . क्र . ३१० मीटर . 


२४ ८३ 


६८८/१ , ६८८/२, ६८८/३, ६८८/४, ६८ ९ / २, ६८ ९/ ३, ६ ९ ० , ६ ९ १/ १ , ६५८ , ६५ ९ / १ , 
६५ ९/ २ , ६५ ९ / ३, ६६० , ६६१/१ , ६६१/२. 


मौजे खेडे शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ७ 
( M - 7, DY No. 6) 
उजवे विमोचक 
( OR- 3), 
सा . क्र . १७३५ मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


४१ 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 
( सी . सी . ए.) 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ७ ( M -7 of DY No. 7) - चालू 


२१ १२ 


७०४/२, ७०७, ७०३ , ७०५, ८०८ , ७०४/१ , १५४/१ , १५४/२ , ६ ९९ , ७०१ , ७०२/१ , 
७०२/ २- ब , ८०३, १५३, १४७/ २- क , १४७/ २- अ , १४७/ १ -ब , १४७/१ पैकी/ १ , १५२ , 
१४७/२ पैकी/ १ . 


, 


मौजे खेडे शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ७ 
( M -7 , DY No. 6) 
डावे विमोचक ३ 
( OL - 3 ), 
सा . क्र . ९ ०० मीटर . 


६ ९ ६ , ६ ९ ७/ १ , ६ ९ ७ / २, ६ ९ ८ / १, ६ ९ ८ / २ , ६ ९ ८/ ३, ७०६/१, ७०६/२ 


१४ २५ 


मौजे खेडे शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ७ 
( M - 7 , DY No. 6 ) 
डावे विमोचक ४ 
( OL - 4 ), 
सा . क्र . ११८० मीटर . 


२१ ९ ३ 


६८४/१ , ६८४/२, ६८५, ६८६ / १ - अ, ६८६/ १ - क , ६८६ / १ - ब , ६८६/२ , ६८६/३, ६८७, 
७०८ , ७० ९ / १. 


मौजे खेडे शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ७ 
( M - 7 , DY No. 6) 
डावे विमोचक 
( OL- 5) , 
सा . क्र . २०१० मीटर . 


५ 


१६ ८५ 


६६२/१ , ६६२/२, ६६३/१ , ६६३/ २ - अ , ६६३ / २ - ब , ६६३/३, ६६४ , ६६५/१, ६६५/२, 
६६६/१, ६५६/२, ६५७. 


मौजे खेडे शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ७ 
( M - 7 , DY No. 6 ) 
पुच्छ विमोचक (TO), 
सा . क्र . २४३० मीटर . 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ८ ( M - 8 of DY No. 6 ) 


२०८ , १ ९ ७ , १ ९ ८ , १ ९९ , २०० , १६७, १६ ९ , १५५ 


१३ ४४ 


. 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ८ 
( M - 8 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक १ 
( OR- 1) , 
सा . क्र . २८० मीटर . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 
( सी . सी . ए.) 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर ८ ( M- 8 of DY No. 6) - चालू 


१०१/१ , १०१/२ , १६८ , १७१, १३८ 


१८ ०२ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ८ 
( M - 8 , DY No. 6 ) 
डावे विमोचक १ ( OL - 1 ) , 
सा . क्र . ५१० मीटर . 


१४ ७१ 


१०२/ १ - अ , १०२/ २ - अ , १०२/ ३ - अ/ २ , १०२/ ३ - ब / २, १०२/४ , १०२/ ४ - अ , 
१०२ - अ / १ , १०२ - अ/ २, १३९ , १४०/१, १४१/ ३- अ , १४१ / ३ - ब , १०० . 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार, 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ८ 
( M - 8 , DY No. 6) 
डावे विमोचक २ ( OL - 2 ), 
सा . क्र . ८३० मीटर . 


१४ ५ ९ 


१७०/१, १७०/२, १७०/३, १७०/४ , १४२/१ , १४३/ १ - अ , १४३/ १ - ब , १४३/ २- अ , 
१४३/ २- ब , ९९ / १. 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ८ 
( M - 8, DY No. 6 ) 
डावे विमोचक ३ ( OL - 3 ) , 
सा . क्र . ९ ०० मीटर . 


१५५, १४४, १४५ , ९ ३/ १, ९ ४/ १ , ९ ४/ २, ९ ५ , ९ ६- अ/ १, ९ ६ - अ/ २, ९ ६-ब , ९ ७, 


-- 


-- 


. 


९ ८ . 


. 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर ८ 
( M - 8 , DY No. 6 ) 
डावे विमोचक ४ ( OL - 4) , 
सा . क्र . ११५० मीटर . 


१४८ , १४६ , १४ ९ / १, १४ ९/ २, १५० , १५१ , ८०८ 


१३ ११ 


मौजे सुट्रेपाडा शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर ८ 
( M - 8 , DY No. 6 ) 
पुच्छ विमोचक ( TO) , 
सा . क्र . १२६० मीटर . 


, 


अमरदिप शंकरराव पाटील, 

कार्यकारी अभियंता, 
धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे. 


धुळे, ११ डिसेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


४३ 


अधिसूचना - ३ 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ 


( पहा कायद्याचे कलम ५.०० , ६.००, ७.०० ) 


, 


क्रमांक धुमप्रवि / भूसंपादन /४८३३/ सन २०१८.- ज्याअर्थी, पाणीवापर संस्थांची कार्यक्षेत्रे निश्चिती महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ५.००, ६.०० , ७.०० अन्वये जलशास्त्रीय तत्त्वावर आधारून प्रशासकीय सोयीने करण्याचे ठरले असल्यामुळे 
यापूर्वी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात पृष्ठ ७८ ते ९३ वर दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेमध्ये शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या 
व्यवस्थापनाच्या सोयीच्या दृष्टीने मी , अमरदिप शंकरराव पाटील , कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे या अधिसूचनेद्वारे खाली नमूद 
केलेल्या पाणीवापर संस्थांची खालीलप्रमाणे दुरुस्ती कार्यक्षेत्रे निश्चिती करीत आहे आणि असे निर्देशित करीत आहे की , त्या पाणीवापर संस्थेचे 
अद्ययावत व प्रमाणित नकाशे व भूधारक आणि / किंवा भोगवटाधारकांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत , पाटबंधारे शाखा , उपविभाग, विभाग यांची 
कार्यालये तसेच अन्य महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर लावण्यात येतील. 

मी , अमरदिप शंकरराव पाटील , कार्यकारी अभियंता , धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे या दुरुस्ती अधिसूचनेद्वारे असेही घोषित करीत आहे की , 
यापुढे समुचित प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटाधारकाला पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल. 

या दुरुस्ती अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही दुरुस्ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस 
दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, धुळे यांचेकडे अपील दाखल करता येईल. 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव 

निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका साक्री, जिल्हा धुळे 


शाखा 


डावा कालवा 


पाणीवापर संस्थेचे नाव 


प्रस्तावित 


( बृहत आराखड्यानुसार क्रमांक १० ) 


पाणीवापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र 


-- 


७३९.९ ७ हे . आर ( सी.सी.ए. ) 


चारी क्रमांक 


मुख्य वितरिका क्रमांक ८ ची तिची मायनर १, २, ७ व थेट मायनर क्रमांक २३ 
व २३ ची बॅच मायनर. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका धुळे , गाव मेहेरगाव, वार 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ८ ( DY No. ८ ) 


३० ५२ 


. 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवेविमोचक १ 
( OR- 1 ), 
सा . क्र . १ ९ ० 

मीटर . 


१५८,१६१/ १,१६१/ २ , १६१/३ , १६२, १६३, १६३/१ , १६३/२, १६३/३ , १६३/४, १६१/१, 
१६४/२, १६४/३, १६५/१ , १६५/२ , १६५/३, १६५/४, १६५/५, १६६/१ , १६६/२, १६६/३, 
१६६/४ , १६६/५ . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ८ ( DY No. ८ ) - चालू 


२७ २७ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
डावे विमोचक १ 
( OL - 1), 
सा . क्र . १ ९ ० मीटर . 


१५५/१, १५५/२ , १५ ९, १६०/ १ - अ , १६० / १ - ब , १६०/ २ - अ , १६० / २- ब , १६०/ ३ - ब , १६०/ ४ - ब , 
१९ ५ , १ ९ ७ / १ - अ , १ ९ ७/ १ - ब , १ ९ ७ / २ , १ ९ ८ / १ , १ ९ ८/ २, १ ९९ / १ , १९९/ २ , २००/१ , 
२००/ २ - अ , २०१. 


- 


१ ९ ६/ १ , १ ९ ६/ २ 


२ ४४ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक २ 
( OR- 2), 
सा . क्र . ५०० मीटर . 


१२ ८७ 


१८०, १८१, १८१/१, १८१/२, १८१/३, १८४ , १८५/१, १८५/२, १८५/३, १८५/४, १८६/१ , 
१८६/२. 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
डावे विमोचक २ 
( OL- 2 ), 
सा . क्र . ८८० मीटर . 


१२ ५४ 


१७१/१, १७१/२, १७२/१ , १७२/ २ - अ , १७२/ २- क , १७२/ २ - ड , १७२/ २- ब , १७३/ १- अ , 
१७३/ १ - ब , १७३/ २- अ , १७३/ २ - ब , १७३/३, १७४ , १७६. 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक 
( OR- 3), 
सा . क्र . ८८० मीटर . 


३२ ५१ 


३६३, ३६३/३, ३६४ , ३६८ / १ - अ , ३६८ / १ - ब , ३६८/२ , ३६ ९ , ३७२ , ३५१, ३५३/१ , ३५३/२, 
३५४/१, ३५४/२, ३५४/३ , ३७६. 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
डावे विमोचक ३ 
( OL - 3), 
सा . क्र . १६४० मीटर . 


, 


१३ ३४ 


, 


३६६/१ , ३६६/२, ४१२/१, ४१२/२ , ४१३, ४१४, ४१५/ १ - अ , १४५ / १ - ब/ १, ४१५/ १ - ब/ २ , 
४१५/ १ - ब / ३, ४२६/१, ४२६/२ , ४२६/३, ४२७/१ , ४२७/२ , ४२९ , ५ ९९ . 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक ४ 
( OR-4 ) , 
सा . क्र . १६४० मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


४५ 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ८ ( DY No. 8 ) --चालू 


३४ २० 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
डावे विमोचक ४ 
( OL - 4), 
सा . क्र . २१४० मीटर . 


३७१/१ , ३७१/२, ३७३, ३७३/१ , ३७३/२, ३७३/३ , ३७३/४, ३७३/५ , ३७४/१ , ३७४/२, 
३७५/१ , ३७५/२, ३७५/ २- ब , ३७५/३, ३७५/४ , ३७५ / ५- अ , ३७५/ ५ - ब , ३७५/६, ३७५/७ , 
३७७/१ , ३७७/ १ - ब / १ - ब , ३७७/२, ३७७/३, ३७७/४, ३७७/५ , ३७७/६ , ३७७/७, ३५०/१, 
३५०/ २ - अ , ३५०/ २- ब , ३५०/३ , ३४७/१ , ३४७/२, ३४६/ १ - अ , ३४६/ १ - ब , ३४६/ २- अ , 
३४६/ २ - ब . 


२३ २७ 


३७०/१, ३७०/२, ३७०/३ , ४११/१ , ४११/ २ - अ , ४११/ २- ब , ४११ / २ - क , ४२८/१ , ४२८/२ , 
४२८/३, ४३० , ४३१ , ४५३/ १ - अ , ४५३/ १ - ब/ १ , ४५३/ १ - ब/ २, ४५३/२ , ४८० . 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक ५ 
( OR- 5 ), 
सा . क्र . २१४० मीटर . 


, 


८ १७ 


३८३/१ , ३८३/२, ३७९ / १ - अ , ३७९ / १ -ब , ३७९ / २, ३७९ / ३ , ३७९/ ४ , ३७८ , ३७८/ १/ ३ - अ , 
३७८ / १/ ३ - क , ३७८ / १ / ३ - ब , ३७८ / १ - अ , ३७८ / १ - ब , ३७८/२. 


५ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
डावे विमोचक 
( OL- 5) , 
सा . क्र . २६४० मीटर . 
मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवेविमोचक ६ 
( OR- 6), 
सा . क्र . २३ ९ ० मीटर . 


२६ ६३ 


४६०/१ , ४६०/२, ४५४/१ , ४५४/२, ४५४/ २- अ , ४५४/ २- ब , ४० ९ , ४० ९/ १, ४० ९/ २ , ४० ९/ ३, 
४० ९/ ४, ४० ९ / ५, ४१० / १ - अ , ४१०/ १ - ब / १, ४१०/ १ - ब / २, ४१०/२, ४१०/३ , ४१०/४ . 


१२ ८४ 


३८१/१ , ३८१/२ , ३८१/३, ३८१/४ , ३८२/१ , ३८२/ १ - अ , ३८२/ २- अ , ३८२/ २ - क , 
३८२/ २ - ब , ३८०/१ , ३८०/२ . 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
डावे विमोचक ६ 
( OL - 6 ) , 
सा . क्र . ३२१० मीटर . 


४० २४ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवेविमोचक ७ 
( OR- 7 ), 
सा . क्र . २६४० मीटर . 


३८ ९ / १, ३८ ९ / १ - अ, ३८ ९ / १ - क , ३८ ९ / १ - ब , ३८ ९/ २ / १ - ब , ३८ ९/ २ / २- ब, ३८ ९/ २ - अ / १ , 
३८ ९/ २- अ/ २, ३८ ९/ ३, ३८ ९/ ३ - अ , ३८ ९/ ३ - क , ३८ ९/ ३ - ड , ३८ ९/ ३ - ब, ३ ९ ०, ४५९ , 
४०२/१ , ४०२/२, ४०२/ २ - अ, ४०२/ २- ब, ४०२/३ , ४५५/१, ४५५/२, ४५५/३ , ४५६, ४५७, 
४५८ , ४०६, ४०७, ४०७/१ , ४०७/२, ४०७/३ , ४०८ . 


. 


१४ ९ ५ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
डावे विमोचक ७ 
( OL - 7 ), 
सा . क्र . ३९ ०० मीटर . 


३४० , ३४०/१ , ३४०/२, ३४०/३, ३४०/४, ३४०/५, ३४१/१ , ३४१/२ , ३४२/१ , ३४२/२, 
३४३, ३४३/१, ३४३/ २ - अ/ १ , ३४३/ २ - / २, ३४३/ २- ब , ३४४/१ , ३४४/२ , ३४४/३, ३४५/१ , 
३४५/२, ३४५/ ३ - अ , ३४५/ ३ - ब. 


. 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ८ ( DY No. 8 ) -- चालू 


१८ २३ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक ८ 
( OR- 8), 
सा . क्र . २८३० मीटर . 


३ ९ १/ १, ३ ९ १/ २, ४०३/१ , ४०३/ २ - अ / १ , ४०३/ २ - अ/ २, ४०३/ २ - ब / १, ४०३/ २ - ब/ २ , 
४०३/३, ४०४, ४०५/ १ - अ , ४०५ / १ - अ/ २/ १ , ४०५/ १ - अ / २- अ , ४०५/ १ - अ / २- ब , ४०५ / १ - ब , 
४०५/२, ३ ९९ , ४०० , ४०१/१ , ४०१/ २ - अ , ४०१/ २ - ब . 


११ ४१ 


, 


- 


२८४/१, २८४/ २- ब , २८६/१/२ , २८६/ १ - अ , २८६/२, २८६/३, २८६/३/१ , २८६/३/२, 
२८५/१, २८५/२, २९ ५/ १ , २९ ५/ १ - ब, २९ ५/ २- अ , २९ ५ / २- क . 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
डावे विमोचक ८ 
( OL - 8), 
सा . क्र . ९ ३१० मीटर . 


३८८ , ३८७/१, ३८७/२ , ३ ९ २/ १ , ३ ९ २/ २, ३ ९ २/ ३ 


७ ५५ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक ९ 
( OR- 9 ), 
सा . क्र . २९ ६० मीटर . 


७१ ५४ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक १० 
( OR- 10), 
सा . क्र . ३०८० मीटर . 


३८५ , ३८५/१, ३८५/२, ३८५/ २/ १ - ब , ३८५/३, ३८५/४ , ३८६/ १ - अ , ३८६/ १ - ब , ३८६/ २- अ , 
३८६/ २- क , ३८६/ २- ड , ३८६/ २- ब , ३९ ३ / १ , ३ ९ ३/ २- अ , ३ ९ ३/ २- ब , ३ ९ ३/ ३ , ३ ९ ३/ ४ , 
३ ९ ३/ ५, ३ ९ ४ , ३ ९ ५/ १ , ३९ ५/ २- अ , ३ ९ ५/ २- ब , ३ ९ ५/ २- ब / १ , ३९ ५/ २- ब / २ , ३९ ५/ ३, 
३ ९ ५ / ४ - अ , ३ ९ ५/ ४ - ब , ३९ ६ / १ , ३ ९ ६/ २, ३ ९ ६/ ३, ३ ९ ६/ ४, ३ ९ ६/ ५ , ३९ ६/ ६ , ३ ९ ७, ३ ९ ८ . 


१८० , १८१/१ , १८१/२ , १८१/३, १७३ , १७२ 


७ ५६ 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक ११ 
( OR- 11), 
सा . क्र . ४ ९ ०० मीटर . 


२५ ०० 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक १२ 
( OR- 12), 
सा . क्र . ५०३० मीटर . 


१७८/१ , १७८ / २- अ , १७८/ २- इ/ १ , १७८ / २- इ / २, १७८/ २ - इ/ ३, १७८ / २- इ/ ४ , १७८/ २- इ/ ५ , 
१७८ / २ - इ/ ६ , १७८ / २ - क , १७८ / २ - ड / १ , १७८ / २ - ड / २ , १७८ / २- ब , १७९ / १ / ४ - ब , 
१७ ९ / १ - ड / १ , १७९ / २ - क , १७९ / ५, १७९ / ६, १७९ / ६- अ , १७९ / ६ - ब, १८२/१ , १८२/२ , 
१७१ , १७१/२, १७१/३ . 


२७ १३ 


१८४/१ , १८४/२, १६ ९, १७०/१ , १७०/२, १७०/३, १७०/४ , १७०/५, १७०/ ५ - अ , १७०/ ५ - ब , 
१७०/६ , १६६. 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक १३ 
( OR- 13 ), 
सा . क्र . ५१६० मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


४७ 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ८ ( DY No. 8) -- चालू 


१६७, १६८/१ , १६८/२, १६८/३, १६८/४ , १६८/५ , १६८/६ 


८ ७१ 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक १४ 
( OR- 14), 
सा . क्र . ५५६० मीटर . 


१८६, १८७, १ ९ ० , १८८ 


११ ९ २ 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक १५ 
( OR- 15) , 
सा . क्र . ५७२० मीटर . 


२२ ५२ 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक १६ 
( OR- 16 ), 
सा . क्र . ६३५० मीटर . 


१८ ९/ १ - अ/ १ - अ , १८ ९/ १ - अ/ २, १८ ९ / १ - क , १८ ९/ १ -ब , १८ ९/ २, १८ ९/ ३, १८ ९/ ४ - अ , 
१८ ९/ ४ - ब , १ ९ ३/ १ , १ ९ ३/ २ , १ ९ ३/ ३, १९ ३/ ४, १९ ३/ ५, १९ ३/ ६ - अ , १९ ३/ ६ - क , १ ९ ३/ ६- ड , 
१ ९ ३ / ६- ब , १ ९ १ , १ ९ २ . 


२४१ , २४० , २३८/१ , २३८/२, २३८/३, २३८/४ 


१२ ०८ 


- 


, 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक १७ 
( OR- 17) , 
सा . क्र . ६७ ९ ० मीटर . 


२३९ , २३ ९ / १ , २३ ९/ २, २३ ९/ ३, २३६/१ , २३६/२, २३५ , २४२/ १ - अ , २४२/ १ - ब , २४२/२ 


१ ९ ४५ 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक १८ 
( OR- 18) , 
सा . क्र . ७०४० मीटर . 


२१ ५७ 


२४६ , २३३/१ , २३३/२, २३३/३, २४५/१ , २४५/२, २४५/३, ५६ ९/ १ , ५६ ९ / ३, २३४ , 
२३१/१ , २३१/२, २३१/३, २३१/४ . 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक १९ 
( OR- 19), 
सा . क्र . ७२३० मीटर . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए .) 


वितरिका क्रमांक ८ ( DY No. 8) --चालू 


२२७, २४४, २४४/१ , २४७/१ , २४७/२, २४७/३, २४७/४ 


१ ९ ९ ० 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक २० 
( OR- 20) , 
सा . क्र . ७४ ९ ० मीटर . 
मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक २१ 
( OR- 21), 
सा . क्र . ७ ९ ३० मीटर . 


२६४/१ , २६४/२, २६१/१ , २६१/२/२, २६० , २५९ / १ , २५ ९/ २ 


१० ३५ 


२४८/१ , २४८/२, २५८ , २५८/१/२, २५७, २५१/१ , २५१/२, २५६/१ , २५६/२ , २५५/१ , 


२६ ८० 


२७४ . 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक २२ 
( OR- 22 ), 
सा . क्र . ८५६० मीटर . 
मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक २३ 
( OR- 23), 
सा . क्र . ८६८० मीटर . 


१४ ६३ 


२७४/१ , २७४/ १ - अ/ १ , २७४/ १ -ब , ५८ , २७०/१ , २७०/२, २७१ , २७९ / १ , २७९ / १/ ३ , 
२७ ९ / १ - ब , २७२, २७२/१ , २७२/२, २७२/३, २७२/४, २७३. 


२१ ३२ 


२८२, २८१ , २८० , २७८/१, २७८ / २- अ, २७८ / २- क , २७८ / २ - ब , २७७/ १ - अ, २७७/२ , 
२७७/ २- अ , २७६ , २७५/१, २७५/२, २७४/७. 


. 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
उजवे विमोचक २४ 
( OR- 24 ), 
सा . क्र . ९ ०६० मीटर . 
मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
पुच्छ विमोचक (TO ) , 
सा . क्र . ९९ ४० मीटर . 


१ ९ २१ 


, 


. 


२८७/१ , २८७/२, २८८ , २८८/१, २८८/२, २८८/३ , २९ ०/ १, २९ ०/ २, २ ९ ०/ ३, २ ९ ३/ १ , 
२ ९ ३/ २, २९ ३ / ३, २९ ३/ ४ , २ ९ ४/ १ - अ , २९ ४/ १ - ब , २ ९ ४ / २, २ ९ ४ / २- ब . 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर १ ( M - 1 of DY No. 8 ) 


९ ० / १ , ९ ०/ १ - अ , ९ ०/ १ - ब , ९ ०/ २ - अ , ९ ० / २- ब , ९ ४ / १ , ९ ४/ ३ 


१० ४१ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर १ 
डावे विमोचक १ 
( OL- 1) 
सा . क्र . १२० मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


४ ९ 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर १ ( M - 1 of DY No. 8 ) 


चालू 


१६ ७८ 


९ ३/ १ , ९ ३/ २ , ४२०/१, ४२० / २ - अ , ४२०/ २ - ब , ४१ ९, ७३, ७४ , ७५, ७६, ७७, ७८ , ७ ९ / १ , 
७ ९/ २ , ८० , ८१ , ८२/१ , ८२/२, ८६ / १ - अ, ८६/ १ - ब , ८६/ २ - अ, ८६/ २ - ब , ८६/३, ८६/४ , 
८७, ८८/२ , ८८/३ . 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर १ 
डावे विमोचक २ 
( OL - 2) 
सा . क्र . ६१० मीटर . 


१६ ०५ 


, 


- 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर १ 
पुच्छ विमोचक ( TO ) 
सा . क्र . ७०० मीटर . 


९ १ / १ - अ / १, ९ १/ १ - अ/ २ , ९ १/ १ - क , ९ १ / १ - ब, ९ १/ २ , ९ २, ६० , ६६/१ , ६६/२, ६६/ ३ - अ , 
६६/ ३ - क , ६६ / ३/ -ड , ६६/ ३- ब , ६६/४, ६७, ६८/१ , ६८/२, ६ ९ , ७०/१ , ७०/२ , 
७१ / १ - अ / १ , ७१ / १ - अ / २, ७१/ १ - ब , ७१/२, ७१/३, ७२/१ , ७२/२, ७२/ २- अ , ७२/ ३- अ. 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर २ ( M- 2 of DY No. 8 ) 


१५ १० 


१७९ / १ , १७ ९/ २ , १७९ / ३, १७ ९ / ४ , १६ ९/ १ - अ , १६ ९ / १ - ब , १६ ९/ २- अ , १६ ९ / २- ब , १७८ , 
१७७, १७५ , १७० , १७० / १ - ब , ४१६, ४१६/१ , ४१६/२, ४१६/३, ४२५. 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर २ 
डावे विमोचक १ ( OL - 1 ) 
सा . क्र . १०० मीटर . 


१८ ७६ 


४२४/१ , ४२४/२ , ४२४/३, १६८ , १६७/१ , १६७/२, ४१७/ १ - अ , ४१७/ १ - ब, ४१७/२ , 
४१८/१ , ४१८/२, ४२३/१ , ४२३/२, ४८२, ४२२/१ , ४२२/२ . 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर २ 
पुच्छ विमोचक (TO ) 
सा . क्र . ६०० मीटर . 


वितरिका क्रमांक ८ ची मायनर नंबर ७ ( M -7 of DY No. 8 ) 


१६ ०२ 


१ ९ ४/ १ , १ ९ ४/ २, १ ९ ४/ ३ , १ ९ ४/ ४ , १ ९ ४/ ५ , १ ९ ५/ १ , १ ९ ५/ १ - ब , १ ९ ५/ २ , १ ९ ६, १ ९ ६/ १ , 
१ ९ ६/ २, १९ ७, १ ९ ८ , १९९ , २०० , २०१/१, २०१/२ , २०१/३, २०१/ ३- अ , २०१/ ३- ब . 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ७ 
उजवे विमोचक १ 
( OR- 1 ) 
सा . क्र . ६७० मीटर . 


२९ १ / १ - अ , २ ९ १ / १ - ब , २ ९ १/ २ , २३७/ १ - क , २३७/ १ - ड , २३७/ १ - ब , २३७/२, २३२ 


२२ ७५ 


. 


, 


मौजे वार शिवार , 
वितरिका क्रमांक ८ 
मायनर नंबर ७ 
पुच्छ विमोचक (TO) 
सा . क्र . ७९ ० मीटर . 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए .) 


थेट मायनर नंबर २३ 


१ ९ ३/ १ , १९ ३/ २ , १ ९ ३/ ३ , १ ९ ३/ ४ , १ ९ ३ / ५ , १ ९ ४/ १ , १९ ४/ २ - अ , १९ ४/ २ - ब , १८२ 


१३ ६४ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
थेट मायनर नंबर २३ 
उजवे विमोचक १ 
( OR- 1 ) 
सा . क्र . १३१० मीटर . 


४४ २१ 


. 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
थेट मायनर नंबर २३ 
डावे विमोचक १ 
( OL - 1 ) 


२७६/१ , २७६/२, २७६/३, २७६/४, २७७, २७८ , २७८/१ , २७८/२ , २७ ९ / १ , २७ ९/ २ , 
२७९/ ३, २७९/ ४, २७९/ ४ - अ, २७९ / ४- ब , २११/ १ - अ, २११/ १- क , २११/ १ -ब , २११/ २- अ , 
२११/ २- ब , २११/ ३ - अ , २११/ ३- ब , २०८ , २० ९ , २१०/१ , २०४/१, २०४/२, २०४/३ , 
२०४/४ , २०५, २०६/१ , २०६/२ , २०७/ १ - अ , २०७/ १ - क , २०७/ १ - ब , २०७/ २ - अ , 
२०७/ २ - ब , २८४/१ . 


- 


. 


सा . क्र . 


६० 


मीटर . 


१८३, १८३/१ , १८३/२ , १८३/३, १८३/४ , १८७/१ , १८७/२, १८७/३, १८८ 


१५ ०५ 


, 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
थेट मायनर नंबर २३ 
उजवे विमोचक २ 
( OR- 2 ) 
सा . क्र . १८३० मीटर . 


२२ २० 


, 


२०२, २०३, २९ ३/ १ , २९ ३/ २ , २९ ३/ ३, २९ ३/ ४, २ ९ ४ / १, २९ ४/ २, २९ ६ / १ , २९ ६/ २ , २९ ६/ ३, 
३०३/१ , ३०३/२, ३०३/३ . 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
थेट मायनर नंबर २३ 
डावे विमोचक २ 
( OL - 2 ) 
सा . क्र . ७२० मीटर . 


३२ ७५ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
थेट मायनर नंबर २३ 
उजवे विमोचक ३ 
( OR- 3 ) 
सा . क्र . २५५० मीटर . 


३२७/१ , ३२७/ २ - अ , ३२७/ २- ब, ३२८/१ , ३२८/२, ३२८/३, ३३४ , ३२५/१ , ३२५/२ , 
३२५/३ , ३२५/४, ३२६/१ , ३२६/२, ३३५/ १ - अ , ३३५/ १ - ब , ३३५/२, ३३५/३, ३३५/४, 
३३५/ ५- अ , ३३५/ ५ - क , ३३५ / ५- ब , ३३७/१ , ३३७/ १ - क , ३३७/ १ - ड , ३३७/ १ - ब / १ - अ , 
३३७/ १ - ब / १ - ब , ३३७/ १ - ब/ २, ३३७/ १ - ब - अ , ३३७/२ , ३३७/ ३- अ , ३३७/ ३- ब , ३३७/ ४ - अ , 
३३७/ ४ - ब . 


, 


३०२/१ , ३०२/२, ३०२/३, २९ ८ / १ , २ ९ ८ / २, २९ ७, २९९ , ३१४ 


१७ ८१ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
थेट मायनर नंबर २३ 
डावे विमोचक 
( OL - 3 ) 
सा . क्र . १०५० मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


५१ 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


थेट मायनर नंबर २३ --चालू 


२१ ७६ 


३०० , ३०१, ३१५ , ३१६/२, ३२०/ १ - अ , ३२० / १ - ब , ३२०/२, ३२०/३, ३१९ / १, ३१९/ २ , 
१ ९ २/ १ , १ ९ २/ २, १९ २/ ३ , १ ९ २/ ४ . 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
थेट मायनर नंबर २३ 
डावे विमोचक ४ 
( OL- 4 ) 
सा . क्र . १३१० मीटर . 


२३ ५८ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
थेट मायनर नंबर २३ 
डावे विमोचक ५ 
( OL- 5 ) 
सा . क्र . १५७० मीटर . 


१८ ९/ १ , १८ ९ / २, १८ ९/ ३, १८ ९ / ४ , १८ ९/ ५, १८ ९ / ६, १८ ९/ ७ , १८ ९ / ८ , १८ ९ / ९, १ ९ ० / १, 
१ ९ ०/ २ , १ ९ ०/ ३, १ ९ १ / १, १ ९ १/ २, १ ९ १/ ३, १ ९ १ / ४, ३२१/१ , ३२१/२, ३२१/३, ३२१/४, 
३२१/५ , ३२१/६ , ३२१/७. 


३२२/१ , ३२२/२, ३२३, ३२४ , २६६ 


११ ८५ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
थेट मायनर नंबर २३ 
डावे विमोचक ६ 
( OL - 6 ) 
सा . क्र . २२३० मीटर . 


३३८ / १ - अ, ३३८ / १ - ब , ३३८/२, ३३८ / २ - अ 


४ ४८ 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
थेट मायनर नंबर २३ 
पुच्छ विमोचक ( TO ) 
सा . क्र . २७५० मीटर . 


थेट मायनर क्रमांक २३ ची बॅच १ ( B - 1 of DM No. 23) 


१८ १२ 


, 


३२ ९ / १ - अ , ३२९ / १ - ब , ३२९ / २- अ , ३२ ९ / २ - ब, ३३१ , ३३२/१ , ३३२/२, ३३२/३, ३३२/४ , 
३३२/५, ३३३, ३५२/१ , ३५२/२, ३४ ९ / १, ३४९ / २, ३४८/१ , ३४८/२, ३३ ९ / १ , ३३ ९ / २. 


, 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
थेट मायनर नंबर २३ 
ची बॅच १ 
डावे विमोचक १ 
( OL - 1) 
सा . क्र . १०० मीटर . 


१७ ०१ 


- 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
थेट मायनर नंबर २३ 
ची ब्राँच १ 
पुच्छ विमोचक ( TO ) 
सा . क्र . ५०० मीटर . 


३३०/ १/ १ - अ , ३३०/ १- क , ३३० / १ - ड , ३३० / १ - ड/ १, ३३०/ १- ब, ३३०/२, ३३०/३, ३३०/४ , 
३३०/५ , ३६२/ १ - अ , ३६२/ १/ -ब , ३६२/ २ - अ , ३६२/३, ३६१ , ३६० , ३५ ९ , ३५८ , ३५७ , 
३५६ , ३५५/ १ - अ / १, ३५५/ १ - अ / २, ३५५/२. 


अमरदिप शंकरराव पाटील , 

कार्यकारी अभियंता , 
धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे. 


धुळे , ११ डिसेंबर २०१८ . 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अधिसूचना - ३ 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 


( पहा कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 


. 


क्रमांक धुमप्रवि / भूसंपादन /४८३३/ सन २०१८.- ज्याअर्थी, पाणीवापर संस्थांची कार्यक्षेत्रे निश्चिती महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० अन्वये जलशास्त्रीय तत्त्वावर आधारून प्रशासकीय सोयीने करण्याचे ठरले असल्य 

ल्यामुळे 
यापूर्वी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात पृष्ठ ४३ ते ६२ वर दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेमध्ये शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या 
व्यवस्थापनाच्या सोयीच्या दृष्टीने मी, अमरदिप शंकरराव पाटील, कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे या अधिसूचनेद्वारे खाली नमूद 
केलेल्या पाणीवापर संस्थांची खालीलप्रमाणे दुरुस्ती कार्यक्षेत्रे निश्चिती करीत आहे आणि असे निर्देशित करीत आहे की , त्या पाणीवापर संस्थेचे 
अद्ययावत व प्रमाणित नकाशे व भूधारक आणि / किंवा भोगवटाधारकांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत , पाटबंधारे शाखा , उपविभाग, विभाग यांची 
कार्यालये तसेच अन्य महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर लावण्यात येतील . 

मी , अमरदिप शंकरराव पाटील , कार्यकारी अभियंता , धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे या दुरुस्ती अधिसूचनेद्वारे असेही घोषित करीत आहे की , 
यापुढे समुचित प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटाधारकाला पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

या दुरुस्ती अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही दुरुस्ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस 
दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, धुळे यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव 

निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका साक्री, जिल्हा धुळे 


शाखा 


डावा कालवा 


पाणीवापर संस्थेचे नाव 


प्रस्तावित 


(बृहत आराखड्यानुसार क्रमांक ६) 


पाणीवापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र 


७२१.५७ हे . आर ( सी.सी.ए. ) 


चारी क्रमांक 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर १ , २ 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे, गाव कावठी 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए .) 


वितरिका क्रमांक ६ ( DY No. 6 ) 


४० ३० 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 


. 


, 


२५, २४/२ , २४/१ , ७ ९/ २ , ७९/ ३, ७९ / १ , ७४/२, ७४/१, ७३/ २- ब , ७३/ २- अ , ७३/१ , ७१, 
७०/४ , ७०/३ , ७०/२ , ७०/ १ - ब , ७०/ १ - अ/ २ , ७० / १ - अ , ६ ९/ १ - ब , ६ ९/ १ - क , ६ ९ / १ - अ , 
६८ / १ - ब , ६८ / १ - अ , ६७/ १ - ब , ६७/ १ - अ , ६६/२, ६६/१, ६५/ २- ब , ६५/ २- क , ६५/ २- अ , 
६५ / १ - ब , ६५ / १ - क , ६५/ १ - अ , ६४/ २- ब , ६४/ २- अ , ६४/ १ - ब , ६४/ १ - अ , ६४/१/३. 


( DY No. 6 ) उजवे 


- 


विमोचक १, ( OR- 1), 


सा . क्र . २३० मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


५३ 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ६ (DY No. 6 ) - चालू 


२० ७० 


- 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
( DY No. 6 ) 
डावे विमोचक १, 
( OL- 1), 
सा . क्र . २३० मीटर . 


८० - ड , ७ ९ / १ , ८०/४ , ८०/ १ - अ / १ , ८०/२, ८०/३, ८०/१, ८१/१/५/३ , ८१/ २ - अ , 
८१/ १ - ब/ १ , ८१/ १ - ब/ २, ८१/ १ - ड/ ३, ८१/ १ - ड/ ४ , ८१/ १ - ड/ ५, ८१ / १ - अ/ २, ८१/ १ - ड/ २ , 
८१/ १- ड/ १ , ८१/ १ - अ/ ३, ८१/ १- क / २, ८१/१/५/५, ८१/ १ - अ/ १ , ८१/१/५/४, ८१/१/५/२, 
८१/ २ - ब . 


, 


२५ ३६ 


७५, ७६ , ७७/१ , ७७/२ , ७७/३, ७७/४ , १०२/२ , १०४ , १०२/२ , १०३/३ , १०३/२, 
१०३ / १ - ब , १०३/ १ - अ , १०२/१ . 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
( DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक २, 
( OR- 2), 
सा . क्र . ५१० मीटर . 


९ ७/ २ - अ , ९ ७/ १ - अ , ९ ८ / १ - ब , ९ ८ / १ - अ , ९ ६/ १, ९ ८ - अ , ८२, ९ ६/ २- ब , ९ ६/ २- अ , 
९ ८/ २- अ/ १ , ९ ८ / २ - अ / २, ९ ७/ २ - ब , ९ ७/ २- क , ९ ७/ १ , ७८ . 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
( DY No. 6 ) 
डावे विमोचक २ , 
( OL - 2) , 
सा . क्र . ५१० मीटर . 
मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
( DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ३, 
( OR- 3) , 
सा . क्र . ८२५ 

मीटर . 


९९ / १ , ९९/ २, १०० , १०१, १४४/ १ - अ , ११४/ १ - ब , ११४/ २ - अ , ११४/ २- ब , ११६ 


१३ ५७ 


२ ९ ९ ८ 


, 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
( DY No. 6 ) 
डावे विमोचक ३, 
( OL - 3 ) , 
सा . क्र . १४६० मीटर . 


१४८ , १६७/ १ - अ , १६७ / १ - ब , १६७/२, १६७ / ३- अ , १६७/ ३- ब , १६८ , १६९ , १६ ९ / १ - अ , 
१४७, १४७/२, १४७/३, १४७/४, १७२/१ , १७२/२, १७२/३, १७२/४ , १७३ , १७४/१, 
१७४/२, १७४/३, १७४/४, १७४/५ . 


. 


२४ ४० 


. 


११७/१, ११७/२, ११८/१, ११८/२, ११९ , ११५, ११३/१, ११३/२, ११३/४, ११२/१ , ११२/२ , 
११२/ ३- अ , ११२/ ३- ब , १०६/१ , १०६/२, १०६/३. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
( DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ४ , 
( OR- 4 ), 
सा . क्र . ११४५ मीटर . 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ६ (DY No. 6 ) - चालू 


३५ ३२ 


, 


१२४/ १ - अ , १२४ / १ - क , १२४/ १ - ब , १२४/ २ - अ , १२४/ २ - ब , १४४ , १४४ / १ - अ , १४५ , 
१४६/ १ - अ , १४६/ १ - क , १४६/ १ - ब , १४६/ १ - ब / ४ , १४६/ १ - ब , १४६/ २- अ , १४६/ २ - क , 
१४६/ ३ - अ, १४६/ ४ - अ , १७५/१ , १७५/२, १७६, १ ९ ४ , १ ९ ५ , १ ९ ६/ १ . 


. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
( DY No. 6 ) 
डावे विमोचक ४, 
( OL- 4), 
सा . क्र . १७२० मीटर . 


१२ ३६ 


१२०/१ , १२०/२, १२१/१ , १२१/२, १२१/ २- अ , १२१/ २ - ब , १२२ , १२३, १११/१ , १११/२ , 
१११/३, १११/४ . 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
( DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ५ , 
( OR-5 ), 
सा . क्र . १७८५ मीटर . 


१७७/१ , १७७/२ , १७७/३ 


२ ५७ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
( DY No. 6 ) 
डावे विमोचक 
( OL- 5 ), 
सा . क्र . २१६५ मीटर . 


५ , 


२७ ९ ८ 


- 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 


१०७/ १ - अ , १०७/ १ - ब , १०७/२, १०७/ २- अ , १०७/ २- ब , १०८/१, १०८/२, १०८/३ , 
१०८/४ , १०८/५, १०८/६ , १० ९ , ११०/१, ११०/२, ११०/३ , ११०/४, १, २/१ , २/२ , ३ , 
४/१ , ४/२ , ८०७/१ , ८०७/२, ८०७/३, ८०८ , ८० ९, ८१० , ८११ , ८१२, ४७६/१, ४७६/२ . 


. 


. 


( DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ६, 
( OR- 6), 
सा . क्र . २३६० मीटर . 


२२ ५७ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 


१ ९ ३/ १ - अ , १ ९ ३/ १ - ब , १ ९ ३/ २ - अ , १ ९ ३/ २- ब, १९ ३/ २- क , १९ ३/ २- ड , १९ ३/ २- ब , १२५ , 
१२६, १२६ / १ - अ, १२६/ १ - ब , १२६/२, १२६/३, १४२, १४३/१ , १४३/२, १४३/३, १७८ . 


- 


- 


- 


६ , 


( DY No. 6 ) 
डावे विमोचक 
( OL - 6), 
सा . क्र . २३६० मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


५५ 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ६ (DY No. 6 ) - चालू 


२१ ५२ 


- 


३ ९९, ४२ ९ / १, ४२९ / २- अ , ४२९ / २- ब , ४३० , ४३१/१, ४३१/२ , ४३६/ १ - अ , ४३६/ २- अ , 
४३६- ब , ४३७/१ , ४३७/२, ४३८/१ , ४३८/२, ४४०/१ , ४४०/२, ४४०/३, ४४१ . 


, 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
( DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ७, 
( OR- 7) , 
सा . क्र . ४४६० मीटर . 


२७ ७४ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 


३४७, ३४५ , ३४४ , ३४३/१ , ३४३/२, १२७/१ /१ - अ, १२७/ १/ १ -ब , १२७/ १- ब, १२७/२ , 
१२८/१, १२८/२, १२९ / १ , १२९ / २, १२९ / ३, १३०/१ , १३०/२, १३१/१ , १३१/२, १३२/१ , 
१३२/२, १३३, १३४/१ , १३४/ १ - ब , १३४/ १ - ब / १, १३४/२, १३ ९ , १४०/१ , १४०/२, १४०/३, 
१४०/४. 


( DY No. 6 ) 
डावे विमोचक ७ , 
( OL - 7 ) , 
सा . क्र . २७४० मीटर . 


३ ९ ४ , ४३९/ १ , ४३९/ २, ४४२ , ४४३ , ७५९/ १ , ७५९ / २ , ७६१/१ , ७६१/२, ६ ९ ८ / १ , ६ ९ ८ / २ 


२० ८४ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
( DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ९ , 
( OR- 8), 
सा . क्र . ५२२० मीटर . 


, 


३१ ४ ९ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 


३ ९ ७/ १ - अ , ३ ९ ७/ १ - ब , ३ ९ ७/ २ - अ, ३९ ७/ २- ब, ३९ ७/ ३- अ , ३ ९ ७/ ३ - ब , ३४८/१, ३४८/२, 
३४८/३, ३४ ९/ १ - अ , ३४ ९/ १ - ब , ३४ ९/ २- अ , ३४ ९/ २- ब , ३५०/१, ३५०/२, ३५४ , ३५५ , 
३५६/१, ३५६/२, ४०२, ३५ ९/ १ - अ , ३५९ / १- क , ३५९ / १ - ड , ३५ ९/ १ - ड / १ , ३५९/ १- ड/ २, 
३५ ९/ १ - ब , ३५ ९/ २, ३९ ८ . 


. 


( DY No. 6 ) 
डावे विमोचक ८ , 
( OL- 8), 
सा . क्र . ३३१० मीटर . 


३१ ४३ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 


३७६ , ३७७/१, ३७७/२, ३७७/३, ३७७/४ , ७६२/१ , ७६२/ १- अ/ १ , ७६२/ १- अ/ १ - क , 
७६२/ १ - अ / १ - ब , ७६२/ १ - अ/ २, ७६२/२, ७६२/३, ७६२/ ४ - अ , ७६२/ ४- अ / २, ७६२/ ४ - अ/ २ , 
७६२/ ४ - ब , ७६२/ ४ - ब/ १ , ७६२/ ४ - ब / २. 


" 


( DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक 

९ , 
( OR- 9 ), 
सा . क्र . ४ ९ ७० मीटर . 


३ ९ ५, ३९ ६ / १ , ३ ९ ६/ २, ३९ ६ / ३, ३ ९ ६/ ४ , ३९ ० , ३ ९ १ / १, ३९ १/ २ , ३ ९ १ / ३, ३ ९ १ / ४ 


१६ ०० 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 


( DY No. 6 ) 


डावे विमोचक, 
( OL - 9), 


सा . क्र . ४७१० मीटर . 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ६ (DY No. 6 ) - चालू 


१८ ६५ 


३७८/१ , ३७८/२, ३७९ / १ , ३७९ / २ , ३७ ९/ ३, ३७४/ १- अ , ३७४/ १ - ब , ३७४/२ , ३७५ , 
७६३/१ , ७६३/२, ७६४ , ७६५/१, ७६५/२. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
( DY No. 6 ) 
उजवेविमोचक १० , 
( OR- 10 ), 
सा . क्र . ५१०० मीटर . 
मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
( DY No. 6 ) 
डावेविमोचक १० , 
( OL - 10 ) , 
सा . क्र . ४८४० मीटर . 


२३ ४ ९ 


३८१/ १ - अ / १ , ३८१ / १ - क , ३८१/ १ - ड , ३८१/ १ - ब , ३८१ / २- अ / १ , ३८१/ २ - क , 
३८१/ २ - क / १ , ३८१/ २- क / २, ३८१/ २ - ब , ३८१/ २- ब / १ , ३८१/ २ - ब/ २, ३८१/३, ३९ २/ १, 
३ ९ २/ २ , ३९ ३ / १ , ३ ९ ३/ २, ३८० , ३७२/१ , ३७२/२. 


- 


१८ ३२ 


३७३/१, ३७३/ २- अ , ३७३/ २ - ब. , ७६६, ७६७, ७६८ , ७६ ९/ १ , ७६ ९ / २, ७७० , ७७१/१ , ७७१/२, 
७७१/३ , ७७२, ७७३/१ , ७७३/२, ७७३/३. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
( DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ११ , 
( OR- 11), 
सा . क्र . ५६११ मीटर . 
मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
( DY No. 6 ) 
डावे विमोचक ११, 
( OL - 11), 
सा . क्र . ५ ९ २० मीटर . 


२१ १८ 


७७४ , ७७५ , ७७६/१ , ७७६/२, ७७६/३, ७७७/१ , ७७७/२, ७७८/१, ७७८/१/१, ७७८/२, 
७७८/२/१ , ७७ ९ / १, ७७ ९/ २, ७८८ , ७८६ . 


७ ९ ७, ७ ९ ८ , ७ ९९ / १ , ७९९/ २ - अ , ७९९/ २- ब , ८००/१ , ८००/२ 


११ ४५ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
( DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक १२, 
(OR- 12), 
सा . क्र . ६५६० मीटर . 


७ ९ ३ , ७ ९ ४/ १ , ७ ९ ४/ २ , ७ ९ ५ , ७ ९ ६, ८०१ , ८०२ , ८०३ 


१५ ३८ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
( DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक १३, 
( OR- 13) , 
सा . क्र . ६६२० मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


५७ 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए.) 


वितरिका क्रमांक ६ ( DY No. 6 ) - चालू 


२४ ८१ 


८०४ , ८०५/१ , ८०५/२, ७ ९ २/ १ , ७ ९ २/ २ - अ , ७ ९ २/ २- क , ७ ९ २/ २ - ब , ८०६ , ८०७ - अ , 
८०७- ब , ८०८ , ८० ९, ७८ ९/ १ , ७८ ९/ २, ७८ ९/ ३, ७ ९ ०/ १ , ७९ ०/ २. 


- 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
( DY No. 6 ) 
पुच्छ विमोचक (TO), 
सा . क्र . ७२६० मीटर . 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर १ ( M - 1 of DY No. 6 ) 


२३ ४४ 


१४१ , १४१/१ , १४१/२ , १४१/३, १४१/४, १३५/१ , १३५/ २- अ, १३५/ २- ब , १३६/१ , १३६/२ , 
१३७/ १/ २- अ , १३७/ १/ २ - ब , १३७/ १ - अ , १३७/२ , १३७/ २- अ , १३७/ २ - क , १३७/ २ - ड , 
१३७/ २- ब , १३८/१ , १३८/२, १८१/१ , १८१/२ , १८२/१, १८२/२. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक १ , 
(OR- 1), 
सा . क्र . ३ ९ ५ मीटर . 


११ ९ ६ 


१८०/१ , १८०/ २ - अ , १८०/ २- ब , १८०/३, १८०/ ३ - अ , १ ९ ०/ १ , १९ ० / २, १७९ , १९ १/ १ , 
१९ १/ २, १ ९ १ / ३, १९ २/ १ - अ , १९ २ / १ - ब , १ ९ २/ २, १९ २/ २- अ , १९ २/ २- ब . 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6 ) 
डावे विमोचक १, 
( OL - 1), 
सा . क्र . ८६० मीटर . 


२५ १६ 


५२८/१ , ५२८/२, ५२८/३, ५२८/४, ५२८/५, ५२९ / १ , ५२ ९/ २, ५२९ / ३, ५३० , ५३१/१ , 
५३१/२, ५३१/३, ५३२/१ , ५३२/२, ५३३, ५३४ . 


. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक २ , 
( OR- 2), 
सा . क्र . ३१०० मीटर . 


५२ ५८ 


, 


२१५/१, २१५/२, २१५/३, १८ ९ / १ , १८ ९ / १ - अ, १८ ९ / १ - ब, १८ ९ / १ - ब / १, १८ ९ / १ - ब/ २, 
१८ ९ / २, १८ ९ / २ - अ , १८ ९/ २ - ब , १८ ९/ ३ - अ , १८८ , २१४ , २१४/ १ - अ , २१४/ १ - ब , २१४/२ , 
२१६, २१७/१ , २१७/२, २१८ , २१ ९ , २२० , २२१, २२२, २३९ , २४२ . 


. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6 ) 
डावे विमोचक २ , 
( OL - 2 ), 
सा . क्र . १०५५ मीटर . 


५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर १ ( M- 1 of DY No. 6) - चालू 


१८ ८३ 


५३५, ५३६, ५४४/१ , ५४४/२, ५४४/३, ५४५/१, ५४५/२, ५४५/३, ५४६/१, ५४६/२, ५४६/३ , 
५४६/४ , ५४७/१ , ५४७/२, ५४७/३, ५५३/ २ - ड , ५५५/१ , ५५५/ २ - अ , ५५५/ २ - ब , ५५६/१ . 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6) 
उजवे विमोचक ३, 
( OR- 3), 
सा . क्र . ३३०५ मीटर . 


९ ८७ 


१८७, २२३/१ , २२३/२, २२३/३ , २२३/४ , २२४/१ , २२४/ १ - अ , २२४/ १ - क , २२४/ १ - ब , 
२२४/२. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6) 
डावे विमोचक ३, 
( OL - 3), 
सा . क्र . १२५५ मीटर . 


१ ९ ५६ 


२३४/ १ - अ , २३४/ १ - ब , २३४/२, २३५/१, २३५/२, २३७/१ , २३७/२, २३७/३ , २३८/१, 
२३८/२, २३८/३ , २४०/१ , २४०/२, २४१ , २४६/१ , २४६/२, २४७/१ , २४७/२ , २४७/३ , 
२४७/४ , २४७/५. 


, 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर १ 
( M - 1, DY No. 6 ) 
उजवेविमोचक ४ , 
( OR- 4 ), 
सा . क्र . १७२० मीटर . 


३२ २७ 


" 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6 ) 
उजवेविमोचक ५, 
( OL - 5 ), 
सा . क्र . १८५० मीटर . 


२३६/ १ - अ , २३६/ १ - ई २३६/ १ - क , २३६/ १ - ड , २३६/ १ -ब / १, २३६/ १ - ब / २ , २३६/ २- अ , 
२३६/ २- ब , २४८/१ , २४८/२, २४ ९ / १ - अ , २४ ९ / १ - ब , २४ ९ / १ - ब / १ , २४ ९/ १ - ब / २ , 
२४ ९ / १ - ब/ ३, २४९ / १ - ब / ४ , २४ ९/ २ - अ , २४ ९/ २ - ब , २५०/१ , २५०/२, २५१/१ , २५१/२ , 
२५१/ ३- अ , २५१/ ३ - ब , २५१/ ३ - क , २३३/१ , २३३/२, २३३/३ , २३३/४, २३३/५ , २३३/६ , 
२३३/७, २५८/१. 


२५ ९ १ 


, 


, 


. 


- 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ६, 
( OL- 6), 
सा . क्र . १ ९ ८५ मीटर . 


२३२/१ , २३२/ २- अ , २३२/ २- ब, २३२/ ३ - अ , २३२/ ३- ब , २३१/१ , २३१/२ , २६३, २६३/१ , 
२६३/२, २५२/ १ - अ , २५२/ १ - ब , २५२/२ , २५२/३, २५२/ ४ - अ , २५२/ ४ - क , २५२/ ४ - ड , 
२५२/ ४- ब , २५२/५, २५२/६ , २५३/१, २५३/२ , २५४ , २५६, २५७/१, २५७/२, २५७/३, 
२५ ९ , २६० , २६२/१ , २६२/ २ - अ , २६२/ २- ब , २६१/१, २६१/२, २६१/३, २६१/४, २६१/५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


५ ९ 


अनुसूची 


चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर १ ( M- 1 of DY No. 6) - चालू 


२२ ९ / १ , २२ ९ / १ - अ , २२९ / १ - ब , २२ ९/ २, २६४ , २६५ 


४ ३४ 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6) 
उजवे विमोचक ७, 
( OL - 7), 
सा . क्र . २१२० मीटर . 


१४ ५७ 


२२८/१ , २२८/२, २२८/३, २६६, २५५/१ , २५५/२, २५५/३, २५५/४ , २५५/५, २५५/६ , 
२५५/७, २५५/८ . 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर १ 
( M - 1, DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ८ , 
( OL - 8), 
सा . क्र . २३१५ मीटर . 


२६७, २६८/१ , २६८/२, २६८/३, २६ ९ / १ , २६ ९ / २, २६ ९/ ३ 


९ ९ ८ 


- 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6 ) 
उजवेविमोचक ९ , 
( OL - 9), 
सा . क्र . २५८० मीटर . 


१५ १४ 


५३७, ५३८/१ , ५३८/२, ५३९ , ५४० , ५४१ , ५४२/१, ५४२/ १ - अ , ५४२/ १ - क , ५४२/ १ - ब , 
५४२/ २ - अ, ५४२/ २- ब , ५४३ / १ - अ , ५४३ / १ - ब , ५४३/२, ५४८/१ , ५४८ / १ - ब , ५४८/२. 


, 


- 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक १० , 
( OL - 10) , 
सा . क्र . २९ १० मीटर . 


१४ ७८ 


५४९ , ५५० , ५५१, ५५२/१, ५५२/२, ५५४/१ , ५५४/२, ५५८/१ , ५५८ / २- अ , ५५८/ २ - ई , 
५५८/ २- क , ५५८ / २- ड , ५५८ / २- ब , ५५ ९ . 


. 


, 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ११ , 
( OL - 11), 
सा . क्र . ३९ ७० मीटर . 


६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए. ) 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर १ ( M- 1 of DY No. 6) - चालू 


१४ २८ 


, 


५५३/ १ - अ , ५५३/ १ - ब , ५५३/ २ - अ , ५५३/ २- क , ५५३ / २- ड , ५५६/१ , ५५६/२, ५५६ / २- ब , 
५५७/ १ - अ , ५५७/ १ - क , ५५७/ १ - ब , ५५७/२, ५५७/३, ५२६ , ५२७/१, ५२७/२. 


. 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर १ 
( M - 1 , DY No. 6) 
पुच्छ विमोचक ( OT ), 
सा . क्र . ४१०० मीटर . 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर २ ( M - 2 of DY No. 6 ) 


४०४ / १ - अ , ४०४ / १ - क , ४०४/ १ - ब , ४०४/ २/ ४ - अ , ४०४/ २/ ४- ब , ४०४/ २ - अ , ४०४ / २ - क , 


१४ ०५ 


, 


४०४/ २ - ब , ४०५, ४०६ . 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर २ 
( M - 2 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक १ 
( OL - 1), 
सा . क्र . ७२० मीटर . 


१२ ६१ 


८१३, ४०७/१ , ४०७/२ , ४०८/१, ४०८/२, ४०८/३, ४० ९ पैकी/ २ , ४११/ १ - अ , ४११ / १ - क , 
४११ / १ - ब , ४११/२, ४१२. 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर २ 
( M - 2 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक १ 
( OR- 1), 
सा . क्र . ७२० मीटर . 


२१ ३० 


४०१, ४०३/ १ - अ , ४०३ / १ - क , ४०३/ १- ब , ४०३/२, ४०३/३, ४००/१, ४००/२, ४००/३, 
४००/४ , ४००/५, ४००/६, ४१६/१ , ४१६/ २- अ , ४१६/ २ - ब , ४१७/१ , ४१७/२, ४१७/३, 
४१८/१ , ४१८/२, ४२७, ४२८ . 


- 


- 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर २ 
( M - 2 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक २ 
( OL - 2 ), 
सा . क्र . १३३० मीटर . 


-- 


-- 


४१३/१ , ४१३/२, ४१३/३, ४१४/१ , ४१४/२, ४१५, ४१९ , ४२० / १ - अ , ४२० / १ - ब , ४२०/२, 
४२१ , ४२२/ १ - अ , ४२२/ १ - ब , ४२२/२/३, ४२२/ २ - अ , ४२२/ २ - ड , ४२२/ २ - ब . 


मौजे कावठी शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६ , 
मायनर नंबर २ 
( M - 2, DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक २ 
( OR- 2 ), 
सा . क्र . १३३० मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


६१ 


अनुसूची – चालू 


चारीचे नाव 


गट नंबर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 
( सी . सी . ए .) 


वितरिका क्रमांक ६ ची मायनर नंबर २ ( M- 2 of DY No. 6) - चालू 


१४ २२ 


४२३ , ४२४ / १ - अ , ४२४/ १ - ब , ४२४/ २ - अ , ४२४ / २ - ब , ४२५/ १ - अ , ४२५ / १ - ब , 
४२५/२, ४२५/३, ४२६/१ , ४२६/२, ४६० , ४६१, ४६३/१. 


मौजे कावठी शिवार , वितरिका 
क्रमांक ६ , मायनर नंबर २ 
( M - 2 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ३ ( OR- 3), 
सा . क्र . २६६० मीटर . 


२४ ८१ 


४२९ / २- अ , ४२९ / १ , ४२ ९/ २ - ब , ४३० , ४३१/१ , ४३१/२, ४३२, ४३३/ १ - अ , 
४३३/ १ - ब , ४३३/ २/ २- अ , ४३३/ २/ २ - ब , ४३३/ २- अ , ४३४ , ४३५ , ४५५/१, 
४५५/२, ४५६/१ , ४५६/२, ४५६/३, ४५६/४ . 


मौजे मेहेरगाव शिवार , 
वितरिका क्रमांक ६, 
मायनर नंबर २ 
( M - 2 , DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ३ ( OL - 3) , 
सा . क्र . ३०२० मीटर . 


२५ ९९ 


, 


४५७, ४५८/१ , ४५८/२ , ४५ ९ / १ , ४५९ / २- अ , ४५ ९/ २ - क , ४५ ९/ २ - ब , ५० ९ , 
५१०/१, ५१०/२, ५१०/३ , ५११, ५०८ , ५३०/१ . 


, 


मौजे कावठी शिवार, वितरिका 
क्रमांक ६, मायनर नंबर २ 
( M - 2, DY No. 6 ) 
उजवे विमोचक ४ ( OR- 4) , 
सा . क्र . ३ ९ ८० मीटर . 


४५१, ४५२/१, ४५२/२ , ४५३, ४५४ , ४५० , ४४ ९ , ४४४ - अ , ४४४ - ब 


२४ ७० 


मौजे कावठी शिवार , वितरिका 
क्रमांक ६ , मायनर नंबर २ 
( M - 2 , DY No. 6) 
पुच्छ विमोचक ( TO ) , 
सा . क्र . ४५ ९ ० मीटर . 


अमरदिप शंकरराव पाटील, 

कार्यकारी अभियंता, 
धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे. 


धुळे, ११ डिसेंबर २०१८ . 


प्रभारी मुख्याधिकारी यांजकडून 
निफाड नगरपंचायत , निफाड 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २१ ( २) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १) नुसार निफाड नगरपंचायत 

क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 


सूचना 


क्रमांक नि.न.पं. / बांध./ कार्या-१७३७/ २०१८-२०१९.- शासनाने नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक एम.सी.ओ. / २०१४ / प्र. क्र . १३६ / 
नवि-१४ , दिनांक १० मार्च २०१५ अन्वयेनिफाड नगरपंचायत स्थापन केलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे 
कलम २१ ( २) अन्वये नगरपंचायत क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे . 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


सबब, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९६६ चे कलम २१ (२) च्या अनुषंगाने कलम २३ (१) अन्वये निफाड 
नगरपंचायतीने विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ५९ ७, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १) नुसार निफाड नगरपंचायतीच्या 
विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपंचायतीच्या कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील, त्या त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या 
तारखेपासून ६० ( साठ ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, निफाड नगरपंचायत यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करताना त्या 
सूचना / हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 

श्रीमती संगिता नांदुरकर , 

प्रभारी मुख्याधिकारी , 
निफाड नगरपंचायत , निफाड , 

तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक . 
निफाड , १२ फेब्रुवारी २०१९ . 


NIPHAD NAGARPANCHAYAT, NIPHAD 
Declaration of Intention to prepare Development Plan of Niphad Nagarpanchayat as per Section 

23 ( 1) read with Section 21 ( 2) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


NOTICE 


क्रमांक नि.न.पं. /बांध/ कार्या-१७३७/ २०१८-२०१९.- Government of Maharashtrain Urban Development Department 
vide it s Notification No. एम.सी.ओ./ २०१४/प्र. क्र . १३६ / नवि-१४ , दिनांक १० मार्च २०१५ constituted Niphad Nagarpanchayat . 
It is necessary to prepare the Development Plan for the area of Municipal Council / Nagarpanchayat as per 
Section 21 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 for Planned Development of the 
said area. 


, 


Hence , the Niphad Nagarpanchayat by its Resolution No. 597 , dated 12th February 2019 has given 
consent to declare its intention to prepare Development Plan as per provision of Section 23 ( 1) read with 
Section 21 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.Accordingly , this Notice is being 
published. 


The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Niphad Nagarpanchayat is 
kept open for inspection by the public on office working days during office hours at the Office of the Niphad 
Nagarpanchayat as required under Section 23 (2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966. 


Any Suggestion / Objection of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief 
Officer,Niphad Nagarpanchayatwithin a period of 60 ( sixty ) days from the date of publication of this notice 
in Maharashtra GovernmentGazette . The Suggestions / Objections shall be duly considered while preparing 
the Development Plan . 


Smt. SANGEETA NANDURKAR , 

I/ c . Chief Officer, 
Niphad Nagarpanchayat, Niphad , 

taluka Niphad , district Nashik . 


Niphad , 12th February 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४ - २०, २०१ ९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


६३ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 1336 


No. EST /6300 / 2018.– The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names : 


(1) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


1 


2 


Shri. S. S. Tambe , 
Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Earned Leave for eight ( 8 ) days on 24th 
September 2018 to 1st October 2018 prefixing 
holidays falling on 22nd September 2018 and 23rd 
September 2018 and suffixing holiday falling on 
2nd October 2018 with permission to Leave 
headquarter with effect from 21st September 2018 
after office hours to 3rd October 2018 before office 
hours . 


2 


Smt. S. C. Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Earned Leave for three ( 3 ) days on 17th 
September 2018 to 19th September 2018 
prefixing Sunday falling on 16th September 2018 
and suffixing holiday falling on 20th September 
2018 . 


3 


Smt. P. V. Hingne, 
10th Joint Civil Judge, 
Senior Division , Nashik . 


Earned Leave for three ( 3 ) days on 17th 
September 2018 to 19th September 2018 
prefixing Sunday falling on 16th September 2018 
and suffixing holiday falling on 20th September 
2018 with permission to Leave headquarter with 
effect from 15th September 2018 after office hours 
to 21st September 2018 before office hours . 


4 


Shri. A. K. Deshmukh , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division ,Malegaon . 


Ex-post - facto sanction to the Commuted Leave 
for two (2 ) days on 29th August 2018 and 30th 
August 2018 


5 


Shri. V. S. Hingne, 
Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Earned Leave for six (6 ) days 14th September 
2018 to 19th September 2018 prefixing holiday 
falling on 13th September 2018 and suffixing 
holiday on 20th September 2018 . 


6 


Shri . S. S. Jahagirdar, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 15th 
September 2018 to 17th September 2018 with 
permission to Leave headquarter with effect from 
14th September 2018 after office hours to 18th 
September 2018 before office hours . 


६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१ ९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 

On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


JudicialOfficers with whom charge is kept during 
the Leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


1 


Shri . S. S. Tambe , 
Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Smt. S. C. Jadhav , 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


2 


Smt. S. C. Jadhav , 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri. R. V. Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


در) 


Shri. S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Smt. P. V. Hingne , 
10th JointCivil Judge, 
Senior Division , Nashik . 
Shri. A. K. Deshmukh , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division , Malegaon . 


4 


Smt. M. D. Kamble , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


5 


Shri . V. S. Hingne, 
Civil Judge , Senior Division , 
Niphad 


Shri . S. B. Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad with 
effect from 14th September 2018 after office hours 
to 18th September 2018 before office hours and 
with Shri . S. S. Jahagirdar, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad on 
14th September 2018 and 18th September 2018 
to 20th September 2018 . 
Shri. S. B. Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


6 


Shri. S. S. Jahagirdar, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Nashik , 15th September 2018 . 


Order 


No. EST/6460 /2018.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names : 


( ) 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


در 
) 


Shri . S. T. Doke , 
Chief JudicialMagistrate , Nashik . 


Earned Leave for six (6 ) days on 24th September 
2018 to 29th September 2018 prefixing holidays 
falling on 22nd September 2018 and 23rd 
September 2018 and suffixing Sunday falling on 
30th September 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


६५ 


(1) – contd . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


2 


1 

2 


3 


Shri. S. M. Bukke, 

Earned Leave for five (5 ) days on 24th September 
Secretary, 

2018 to 28th September 2018 prefixing holidays 
District Legal Services Authority , falling on 22nd September 2018 and 23rd 
Nashik . 

September 2018 . 
Smt. S. C. Jadhav , 

Earned Leave for six (6 ) days on 24th September 
Joint Civil Judge , Senior Division , 

2018 to 29th September 2018 prefixing holidays 
Nashik . 

falling on 22nd September 2018 and 23rd 
September 2018 and suffixing Sunday falling on 

30th September 2018 . 
On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of theMaharashtra CivilServices (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave during the 
above period . 


(10) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the Leave period in addition to their own duties . 


3 


1 
1 


2 
Shri . S. T. Doke , 
Chief JudicialMagistrate , Nashik . 


Shri. R. V. Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge, Senior Division , Nashik . 


Shri . R. V. Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


2 

Shri. S. M. Bukke , 
Secretary, 
District Legal Services Authority , 

Nashik 
3 

Smt. S. C. Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 

Nashik . 
Nashik , 24th September 2018 . 


Shri. S. P. Naik - Nimbalkar, 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Order 


No. EST/6500 /2018.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names : 


( 1 ) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


در) 


Shri. B. L. Jogdand , 
Adhoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Ex - post- facto sanction to the Commuted Leave 
for nineteen ( 19 ) days from 3rd September 2018 
to 21st September 2018 prefixing Sunday falling 
on 2nd September 2018 and suffixing holidays 
falling on 22nd September 2018 and 23rd 
September 2018 . 
Earned Leave for five ( 5 ) days from 25th 
September 2018 to 29th September 2018 suffixing 
Sunday falling on 30th September 2018 with 
permission to Leave headquarter with effect from 
24th September 2018 after office hours to 1st 
October 2018 before office hours . 


2 


Shri . S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१ ९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 

On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


JudicialOfficers with whom charge is kept during 
the Leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


Shri . G. P. Deshmukh , 
District Judge- 10 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Shri. B. L. Jogdand , 
Adhoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 
Shri . S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge, Senior 
Division , Nashik . 


2 


Shri . H. U. Joshi, 
12th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


SURYAKANT S. SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 25th September 2018 . 


Order 


No. EST/6579/2018.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names : 

(1) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


3 


Shri. S. C. Sirsat, 
Adhoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge, 
Malegaon 


Ex -post-facto sanction to the Commuted Leave 
for ten ( 10 ) days from 12th September 2018 to 
21st September 2018 suffixing holidays falling on 
22nd September 2018 and 23rd September 2018 
with permission to Leave headquarter with effect 
from 12th September 2018 to 24th September 
2018 before office hours . 


2 


Shri. S. M. Bukke , 
Secretary, 
District Legal Services Authority , 
Nashik 


Earned Leave for six (6 ) days from 28th 
September 2018 to 3rd October 2018 . 


3 


Shri . R. V. Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 27th 
September 2018 to 29th September 2018 suffixing 
Sunday falling on 30th September 2018 with 
permission to Leave headquarter with effect from 
26th September 2018 after office hours to 1st 
October 2018 before office hours . 


4 


Smt. P. V. Hingne, 
10th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik 


Ex-post- facto sanction to the Earned Leave for 
three ( 3 ) days from 24th September 2018 to 26th 
September 2018 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


& G 


(1) – contd . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


1 


5 


Shri . H. U. Joshi, 
12th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Ex -post-facto sanction to the Earned Leave for 
six (6 ) days from 14th September 2018 to 19th 
September 2018 prefixing holiday falling on 13th 
September 2018 and suffixing holiday falling on 
20th September 2018 with permission to Leave 
headquarter with effect from 12th September 2018 
after office hours to 21st September 2018 before 
office hours . 


6 


Smt. M. D. Kamble , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Malegaon . 


Earned Leave for two ( 2 ) days from 3rd October 
2018 and 4th October 2018 prefixing holiday falling 
on 2nd October 2018 with permission to Leave 
headquarter with effect from 1st October 2018 
after office hours to 5th October 2018 before office 
hours . 


Shri. V. S. Hingne, 
Civil Judge, Senior Division , 
Niphad 


Ex -post-facto sanction to the Extension of Earned 
Leave for two ( 2 ) days on 20th September 2018 
and 21st September 2018 suffixing holidays falling 
on 22nd September 2018 and 23rd September 
2018 is hereby granted in continuation of Earned 
Leave from 14th September 2018 to 19th 
September 2018 previously granted . 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of theMaharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave during the 
above period . 

( II) 
Sr. Name and Designation 

JudicialOfficers with whom charge is kept during 
No. 

the Leave period in addition to their own duties. 


2 


3 


Shri . S. C. Sirsat, 
Adhoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge, 
Malegaon . 


Shri. S. M. Belkar , 
District Judge- 3 and Additional Sessions Judge, 
Malegaon . 


2 


Shri. S. P. Nimbalkar, 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Shri. S. M. Bukke, 
Secretary, 
District Legal Services Authority , 
Nashik 


3 


Shri . R. V. Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Shri . S. P. Nimbalkar, 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik along 
with the additional charge of the Court of 
Civil Judge , Senior Division , Nashik and Chief 
JudicialMagistrate , Nashik . 


६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


( II ) – contd . 

JudicialOfficers with whom charge is kept during 
the Leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


4 


Smt. P. V. Hingne , 
10th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Shri. S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik 
on 24th September 2018 and with 
Shri. H.U. Joshi, 
12th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik 
on 25th September 2018 and 26th September 2018 . 
Shri. S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik 


5 


Shri. A. S. Deshmukh , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon 


Shri. H. U. Joshi, 
12th Joint Civil Judge , Senior 

Division , Nashik . 
6 

Smt. M. D. Kamble , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Malegaon . 
Shri. V. S. Hingne, 
Civil Judge , Senior Division , 

Niphad. 
Nashik , 27th September 2018 . 


7 


Shri. S. S. Jahagirdar, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad 


Order 


No. EST/6832 /2018.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


2 


Shri . R. V. Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


2 


Shri . S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Earned Leave for three (3 ) days from 3rd October 
2018 to 5th October 2018 prefixing Sunday falling on 
2nd October 2018 and suffixing Sunday falling on 6th 
October 2018 with permission to Leave headquarter 
with effect from 1st October 2018 after office hours to 
8th October 2018 before office hours . 
Earned Leave for four (4 ) days from 3rd October 2018 
to 6th October 2018 prefixing holiday falling on 2nd 
October 2018 and suffixing Sunday falling on 7th 
October 2018 with permission to Leave headquarter 
with effect from 1st October 2018 after office hours to 
8th October 2018 before office hours . 
Half Pay Leave for three (3 ) days from 15th October 
2018 to 17th October 2018 prefixing holiday falling on 
13th October 2018 and 14th October 2018 suffixing 
holiday falling on 18th October 2018 with permission 
to Leave headquarter with effect from 13th October 
2018 after conference to 19th October 2018 before 
office hours . 


w 


Shri . S. W.Ugale , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Niphad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१ ९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


६ ९ 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of theMaharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above JudicialOfficers 
would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave during the 
above period. 


( II ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


JudicialOfficers with whom charge is kept during 
the Leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


Shri. R. V. Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Shri. S. P. Naik -Nimbalkar, 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik 
alonwith the additional charge of the Court of 
Chief JudicialMagistrate , Nashik . 
Shri. H. U. Joshi, 
12th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik 


2 


Shri. S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 
Shri. S. W.Ugale , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Niphad . 


3 


Shri . S. B. Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad 


SURYAKANT S. SHINDE , 


Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 3rd October 2018 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/6334 /2018.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names. 


(1) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


1 


2 


Smt. A. M. Shah , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Earned Leave for three (3 ) days from 24th 
September 2018 to 26th September 2018 
prefixing holidays falling on 22nd September 2018 
and 23rd September 2018 with permission to Leave 
headquarter with effect from 22nd September 2018 
after office hours to 27th September 2018 before 
office hours . 
Earned Leave for three (3 ) days from 17th 
September 2018 to 19th September 2018 
prefixing Sunday falling on 16th September 2018 
and suffixing holiday falling on 20th September 
2018 with permission to Leave headquarter with 
effect from 15th September 2018 after office hours 
to 21st September 2018 before office hours . 


2 


Shri. V. P. Kedar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


(1) – contd . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


Shri. T. N. Quadri, 
Judicial Magistrate , First Class 
( Railways ) , Manmad . 


Earned Leave for five (5 ) days from 17th September 
2018 to 21st September 2018 prefixing Sunday falling 
on 16th September 2018 and suffixing holiday falling 
on 22nd September 2018 and 23rd September 2018 
with permission to Leave headquarter with effect from 
15th September 2018 after office hours to 24th 
September 2018 before office hours . 
Earned Leave for three ( 3 ) days from 17th September 
2018 to 19th September 2018 prefixing Sunday falling 
on 16th September 2018 and suffixing holiday falling 
on 20th September 2018 with permission to Leave 
headquarter with effect from 18th September 2018 after 
office hours to 21st September 2018 before office 
hours . 


3 


Smt. L. K. Sapkal, 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Igatpuri. 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of theMaharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts, had they not proceeded on Leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Sr. 


Name and Designation 


JudicialOfficers with whom charge is kept during 
the Leave period in addition to their own duties . 


No. 


2 


3 


Smt. P. S. Apte , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Smt. G. K. R. Tandon , 
8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Shri . T. N. Quadri, 
Judicial Magistrate , First Class 
(Railways ), Manmad . 


Smt. P. R. Dandekar, 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nandgaon with effect from 15th 
September 2018 after office hours to 17th 
September 2018 before office hours and with 
Shri . N. N. Dhend , 
Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Manmad - City with effect from 17th 
September 2018 before office hours to 24th 
September 2018 before office hours . 


w 


Smt. L. K. Sapkal, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Igatpuri. 
Nashik , 19th September 2018 . 


Shri. K. I. Khan , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Igatpuri. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१ ९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


69 


Order 


No. EST/6833 /2018.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names. 


(1) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 . 


3 


Smt. M. R. Dhanorkar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


2 


Smt. A. M. Tamne , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 


Ex-post-facto sanction to the Extention of Earned 
Leave for two (2 ) days from 20th September 2018 
and 21st September 2018 is hereby granted in 
continuation of Earned Leave from 14th September 
2018 to 19th September 2018 previously granted . 
Earned Leave for three ( 3 ) days from 20th June 
2018 to 22nd June 2018 suffixing holiday falling 
on 23rd September 2018 and 24th September 
2018 with permission to Leave headquarter with 
effect from 19th June 2018 after office hours to 
22nd June 2018 after office hours . 


3 


Smt. A. M. Tamne , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 


Earned Leave for three (3 ) days from 21st July 
2018 to 23rd July 2018 with permission to Leave 
headquarter with effect from 20th July 2018 after 
office hours to 24th July 2018 before office hours . 
Earned Leave for three (3 ) days from 28th August 
2018 to 30th August 2018 . 


4 


Smt. A.M. Tamne , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 
Shri . V. S. Wagh , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Sinnar. 


5 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 3rd October 
2018 to 6th October 2018 prefixing Sunday falling 
on 2nd October 2018 and suffixing Sunday falling 
on 7th October 2018 with permission to Leave 
headquarter with effect from 1st October 2018 
after office hours to 8th October 2018 before office 
hours . 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of theMaharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave during the 
above period . 


( II) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the Leave period in addition to their own duties . 


2 


w 


Smt. M. R. Dhanorkar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nashik . 


Shri. J. G. Pande, 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


( II ) – contd . 

JudicialOfficers with whom charge is kept during 
the Leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


1 
2 


Smt. A. M. Tamne, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 
Yeola . 


Shri . N. N. Chintamani, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Yeola . 


3 


Smt. A. M. Tamne , 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 


Shri. N. N. Chintamani, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Yeola . 


4 


Smt. A. M. Tamne , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 


Shri. N. N. Chintamani, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Yeola . 


5 


Shri . V. S.Wagh , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Sinnar. 


Shri . D. S. Jadhav, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Sinnar. 


Nashik , 3rd October 2018 . 


Order 


No. EST/6923 / 2018.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


(1) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


1 


2 


Smt. G. K. R. Tandon , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik . 


Earned Leave for two (2 ) days from 10th October 
2018 and 11th October 2018 with permission to 
Leave headquarter with effect from 9th Ocotober 
2018 after office hours to 11th October 2018 after 
office hours . 


2 


Smt. G. K. R. Tandon , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Nashik . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 15th October 
2018 to 17th October 2018 prefixing holidays 
falling on 13th October 2018 and 14th October 
2018 and suffixing holiday falling on 18th October 
2018 with permission to Leave headquarter with 
effect from 13th October 2018 after conference 
to 19th October 2018 before office hours . 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave during the 
above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


७३ 


( 11) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


JudicialOfficers with whom charge is kept during 
the Leave period in addition to their own duties . 


1 


2 


3 


Smt. G. K. R. Tandon , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik . 


Smt. P. S. Apte , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Smt. G. K. R. Tandon , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


Smt. P. S. Apte , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . The remand work 
on 18th October is kept with 
Smt. P. V. Dhande , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik . 


Nashik , 8th October 2018 . 


Order 


No. EST/6622 /2018.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names. 


(1) 


Sr. No. 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


1 


Shri . K.G. Chaudhari, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Chandwad . 


Earned Leave for three (3 ) days from 3rd October 
2018 to 5th October 2018 prefixing holiday falling 
on 2nd October 2018 with permission to Leave 
headquarter with effect from 2nd Ocotober 2018 
after office hours to 6th October 2018 before office 
hours . 


2 


Shri . V. H. Deshmukh , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Malegaon . 


Earned Leave for two (2 ) days from 25th 
September 2018 and 26th September 2018 with 
permission to Leave headquarter with effect from 
24th September 2018 after office hours to 27th 
September 2018 before office hours . 


On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the Leave period in addition to their own duties . 


w 


Shri. K. G. Chaudhari, 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Chandwad . 


Shri. S. S. Dhapate , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad . 


68 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


( II ) – contd . 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
the Leave period in addition to their own duties . 


1 


2 


3 


2 

Shri. V. H.Deshmukh , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 

Malegaon . 
Nashik , 28th September 2018 . 


Shri. J. J. Inamdar, 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


Order 


No. EST/6530 /2018.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


(1) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


2 


بر) 


Smt. S. N. Hurgat, 

Ex- post- facto sanction to the Extension of Earned 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

Leave for two (2 ) days from 20th September 2018 
Judicial Magistrate , First Class , 

and 21st September 2018 is hereby granted in 

continuation of Earned Leave from 14th September 
Pimpalgaon . 

2018 to 19th September 2018 previously granted . 
Smt. P. R. Dandekar, 

Earned Leave for three ( 3 ) days from 24th 
Civil Judge , Junior Division and September 2018 to 26th September 2018 
Judicial Magistrate , First Class , 

prefixing holidays falling on 22nd September 2018 

and 23rd September 2018 with permission to Leave 
Nandgaon . 

headquarter with effect from 21st September 2018 
after office hours to 27th September 2018 before 

office hours . 
On return from Leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on Leave during the 
above period . 

( 11) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the Leave period in addition to their own duties. 
2 
Smt. S. N. Hurgat, 

Shri. V. C. Gawai, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
Judicial Magistrate , First Class , 

First Class , Pimpalgaon . 
Pimpalgaon 


3 


1 
1 


2 


Smt. P. R. Dandekar, 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nandgaon . 


Shri . N. N. Dhend , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Manmad - City . 

P. R. DESHMUKH , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 26th September 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


७५ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहेत . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ 
५७५८ / सन २०१८ , दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ असा आहे. 


नाशिक, २० ऑगस्ट २०१८ . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५७५ ९/ ३०३८ / सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे नियोजित फिनिक्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , सर्व्हे नंबर १०२३ - अ पैकी प्लॉट नंबर ५३ ९ , 
पी.टी.सी.सेंटरसमोर , त्र्यंबक रोड , नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर 
१०२३ - अ पैकी प्लॉट नंबर ५३९ , क्षेत्र ४५५२.७५ चौरस मीटर या 
मिळकतीवरील इमारतीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहेत . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/( टीसी)/ 
५७५ ९/ सन २०१८ , दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ असा आहे . 


नाशिक , 


१ ९ 


सप्टेंबर २०१८ . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५७६२/ ३८७७/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक 
याद्वारे मुख्यप्रवर्तक नियोजित कालिकानगर ओ को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, त्रिकोणी बंगल्याजवळ , अमृतधाम , 
पंचवटी, नाशिक, नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील गट नंबर 
२३२/१, २३२/२ , २३२/३, २३२/४ यांसी एकूण क्षेत्र २६ एकर ०७ 
आर मधील प्लॉट नंबर ओ-१ ते ओ-२४ या मिळकतींच्या सभासदांसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 

१ ९ ६१ 
चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे 
याद्वारे जाहीर करीत आहेत . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ 
५७६२/ सन २०१८ , दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 


आदेश 


नाशिक , २९ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एचएसजी/ ( टीसी) / ५७६० / ३० ९ ५/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक 
याद्वारे मुख्यप्रवर्तक नियोजित ईश्वर पॅराडाईज को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर 
८५४ / १- अ/ २/ २ + ४ + ५ + ६ + ८ मधील प्लॉट नंबर २ + ४ + ५ + ६ + ७ यांसी 
एकूण क्षेत्र 

२०६३.९९ चौरस मीटर या मिळकतीवरील इमारतीच्या 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहेत . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/ टीसी)/ 
५७६०/ सन २०१८ , दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ असा आहे. 


चे कलम 


आदेश 


नाशिक , 


२६ सप्टेंबर 

२०१८ . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५७६३/ ३८८०/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक 
याद्वारे मुख्यप्रवर्तक नियोजित कालिकानगर बी को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , त्रिकोणी बंगल्याजवळ , अमृतधाम , 
पंचवटी , नाशिक , मौजे नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील गट नंबर 
२३२/१, २३२/२, २३२/३, २३२/४ यांसी एकूण क्षेत्र २६ एकर ०७ 
आर या क्षेत्रामधील प्लॉट मिळकतींपैकी उपविधीत 

नमूद 

प्लॉटधारक 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहेत . 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एचएसजी/ ( टीसी) / ५७५८ / ३१००/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे श्रीरामभवन, एफ - ९ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ३ ९ ५/ ४, नाशिक , मौजे नाशिक शिवारातील 
सर्व्हे नंबर ३९ ५ / ४ यांसी एकूण ९३ आर क्षेत्रापैकी ६५६.१७ चौरस 
मीटर या मिळकतीवरील इमारत क्रमांक एफ -९ या इमारतीच्या 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ 
५७६३/ सन २०१८ , दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 


नाशिक , २९ ऑक्टोबर २०१८ . 


७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


आदेश 


संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहेत . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एचएसजी/ ( टीसी) / ५७६४/ ३८८८ / सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे मुख्यप्रवर्तक नियोजित श्री गणेश रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , कै . मामासाहेब खोडदे मार्ग, लिंगायत 
कॉलनी, देवळाली, नाशिकरोड, नाशिक , मौजे देवळाली शिवारातील 
सर्व्हे नंबर ३८/७/१, प्लॉट नंबर ७ यांसी क्षेत्र १०२३.०० चौरस 
मीटर या मिळकतीवरील इमारतीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ 
५७६६/ सन २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 


, 


डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , 

नाशिक . 


आहेत . 


नाशिक , ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ 
५७६४/ सन २०१८ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ असा आहे . 


आदेश 


नाशिक , 


३० 


ऑक्टोबर 

२०१८ . 


. 


आदेश 


क्रमांक वि -६/ अवसायन/ अंतिम आदेश / २१५८ / २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ (१ ) ( क ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या विधीशक्तीचा वापर करून मी , संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक , मालेगाव 
हायटेक पार्क सहकारी औद्योगिक वसाहत मर्यादित , मालेगाव , 
तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक 

१५ २०१८ 
रोजी देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे. 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून श्री . ए. आर. निक्षे, सहकार 
अधिकारी , प्रथम श्रेणी, मालेगाव यांची नेमणूक कायम करण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एचएसजी/ ( टीसी) / ५७६५/ ३ ९ १६/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक 
याद्वारे मुख्यप्रवर्तक नियोजित ऊर्जा रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट नंबर ५ , खोडे मळा, सपना 
टॉकीजजवळ , सिडको , नाशिक, मौजे देवळाली शिवारातील सर्वे 
नंबर ९ ६७/ २ - अ मधील प्लॉट नंबर ५ यांसी क्षेत्र ७३८.४३ चौरस 
मीटर या मिळकतीवरील इमारतीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहेत . 


मे 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


संगमेश्वर बदनाळे , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव , 

जिल्हा नाशिक . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी) / 
५७६५/ सन २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 


मालेगाव , १८ सप्टेंबर २०१८ . 


नाशिक , 


३१ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५७६६/ ३ ९ १ ९/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक 
याद्वारे मुख्यप्रवर्तक नियोजित पीएल को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर ६४७/ १ ९- ब, राका कॉलनी, शरणपूर 
रोड , नाशिक , मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ६४७/ १९ - ब 
मधील प्लॉट नंबर २९ यांसी एकूण क्षेत्र अनुक्रमे ८३५.२८ चौरस 
मीटर या मिळकतीवरील इमारतीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल/ ( आय)/ २३७७/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक 
नियोजित गजानन महाराज अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था 
मर्यादित , कळवाडी, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी झाल्याचे व संस्थेचे वर्गीकरण कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१) नुसार सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


७७ 


आदेश 


संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करीत आहे. 


मालेगाव , 


१२ ऑक्टोबर 

२०१८ . 


. 


आदेश 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल/( आय)/ २३७४/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक 
नियोजित बानाई माता अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
चंदनपुरी, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
झाल्याचे व संस्थेचे वर्गीकरण कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १) नुसार सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत 
आहे. 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल /( आय)/ २३७१/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक 
नियोजित विद्यावासिनी अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था 
मर्यादित , करंजगव्हाण , तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी झाल्याचे व संस्थेचे वर्गीकरण कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १) नुसार सर्वसाधारण 
संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करीत आहे. 


मालेगाव , १५ 


ऑक्टोबर 


२०१८ . 


आदेश 


मालेगाव , १५ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल / ( आय) / २३७५/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक 
नियोजित रामभाऊ मालजी अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था 
मर्यादित, सोनज, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी झाल्याचे व संस्थेचे वर्गीकरण कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० ( १) नुसार सर्वसाधारण 
संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करीत आहे. 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल / ( आय )/ २३७२/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक 
नियोजित श्रीराम अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
मांजरे , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी 
झाल्याचे व संस्थेचे वर्गीकरण कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० ( १) नुसार सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत 
आहे. 


मालेगाव, १५ 

ऑक्टोबर 


२०१८ . 


आदेश 


मालेगाव , 


१५ 


ऑक्टोबर 


२०१८ . 


आदेश 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल / ( आय)/ २३७६ / सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक 
नियोजित संत गाडगे बाबा अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था 
मर्यादित, निमगाव, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १ ९६१ चा नियम १० (१) नुसार सर्वसाधारण 
संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करीत आहे. 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल /( आय)/ २३७३/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक 
नियोजित नागाई माता अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
कळवाडी, तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
झाल्याचे व संस्थेचे वर्गीकरण कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१) नुसार सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत 
आहे. 


संगमेश्वर बदनाळे , 

उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , मालेगाव, 

जिल्हा नाशिक . 


मालेगाव , १५ 


ऑक्टोबर 


२०१८ . 


मालेगाव , १५ ऑक्टोबर २०१८ . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / जीएनएल / ओ / ४५६४/८०६५/ सन २०१८.- मी , 
दिग्विजय आहेर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर 
याद्वारे अधिसूचित करतो की , निर्मिती मल्टीपर्पज को - ऑपरेटिव्ह 
सोसायटी लिमिटेड, केडगाव , तालुका -जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एनएनआर/ जीएनएल/ ओ/ ४५६४/ सन २०१८ , दिनांक ऑक्टोबर 
२०१८ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६४/ सन २०१८.- श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची 
एकूण ८ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . एन. चौरे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


4 


श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरील रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर . पी . परदेशी, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


दिग्विजय आहेर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


. 


अहमदनगर , ५ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 


, 


. 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) तथा 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अहमदनगर , 


१ ९ 


ऑक्टोबर 

२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


- 


, 


२०१८ रोजीची 


क्रमांक प्राससं /प्रशा-१ /निफाड ससाका/ क . १०२/ अव . बदल/ 
१०१४/ सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०२ व १०३ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
संगिता र. डोंगरे , प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) व सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर या आदेशान्वये निफाड सहकारी 
साखर कारखाना लिमिटेड, पिंपळस , तालुका निफाड , जिल्हा 
नाशिक या कारखान्यावर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे अवसायक म्हणून श्री . किशोर 
पोपटराव कदम , व्यवस्थापक ( शेती कर्ज), नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँक लिमिटेड , नाशिक यांचे ऐवजी श्री . हेमंत रामदास 
गोसावी, व्यवस्थापक (बिगरशेती कर्ज विभाग), नाशिक जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहे. 

हा अंतिम आदेश आज दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी 
माझ्या सहीने व या कार्यालयाच्या मुद्रेसह पारित केला असे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा / ९ २ / सन २०१८.- श्री . एस . जी . इनामदार , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक 
२९ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ३० 

ऑक्टोबर 

एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक 

२६ 

ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . जी . इनामदार यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


संगिता र. डोंगरे , 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर), 
तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था , 


श्री . एस . जी . इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचे वरील रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एच. एम . भोसले , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , १९ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २०, २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


७ ९ 


श्री . एस . जी . इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २२ ऑक्टोबर २०१८ . 


श्री . ए. एल. टिकले, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . एन. सलीम , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री. बी . यु . 
चौधरी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


- 


आदेश 


श्री . ए. एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ८/ सन २०१८.- श्री . एस. व्ही . माने , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२२ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 

ऑक्टोबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . व्ही . माने यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा / १०१/ सन २०१८.- श्रीमती पी . पी . बनकर , 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ 
रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


. 


श्री . एस . व्ही. माने, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. आर. जगताप , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . बनकर यांना तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एस. व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २० ऑक्टोबर २०१८ . 


श्रीमती पी . पी . बनकर , ती जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . व्ही . चतुर , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


- 


आदेश 


- 


श्रीमती पी. पी . बनकर , तर्थजिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


असत्या . 


५ 


रमेश रे . 


देशमुख, 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ९९ / सन २०१८.- श्री. ए . एल . टिकले , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांची दिनांक 
१ ९ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची 

एकूण 
दिवसांची वैद्यकीय रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एल. टिकले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व 


सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर. 


अहमदनगर , २९ ऑक्टोबर २०१८ . 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


कार्यभार श्रीमती आर. आर. देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३९/ सन २०१८.- श्री . ए. बी . भिल्लारे , 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. बी . भिल्लारे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


श्रीमती के. एस . नावंदर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १२ ऑक्टोबर २०१८. 


आदेश 


९ 


एकूण ४ दिवसांची 


श्री . ए. बी. भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १०८/ सन २०१८.- श्री . पी.आय. मोकाशी , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
ऑक्टोबर २०१८ ते १२ ऑक्टोबर 

२०१८ 

रोजीची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी.आय. मोकाशी यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . ए. बी . भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


सु . व्यं . माने , 


श्री . पी.आय. मोकाशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती के . पी . जैन - देसरडा, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर. 


अहमदनगर , १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


श्री . पी.आय. मोकाशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ११ ऑक्टोबर २०१८ . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४० / सन २०१८.- श्रीमती के . एस . नावंदर , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१५ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस . नावंदर यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८८ / सन २०१८.- श्रीमती पी. एन . कोकाटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर 
२०१८ ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन. कोकाटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


श्रीमती के . एस. नावंदर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


८१ 


श्रीमती पी . एन. कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . ए . पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. एस. वानखेडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती पी . एन. कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


, 


श्रीमती ए. एस . वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

पाथर्डी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


श्रीमती ए. एस . वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , 


& 


ऑक्टोबर 

२०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५१ / सन २०१८.- श्री . जी . व्ही . देशपांडे , 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१ ९ ऑक्टोबर २०१८ ते २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


आदेश 


- 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही. देशपांडे यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ १ / सन २०१८.- श्रीमती डी . एम . भंडे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक 
१९ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८ 

रोजीची 

एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२२ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


. 


९ 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . जी . जी . इटकळकर , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १५ ऑक्टोबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती डी . एम. भंडे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती डी. एम . भंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . बी . जी . पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीरामपूर 


आदेश 


- 


श्रीमती डी . एम . भंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १६१/ सन २०१८.- श्रीमती ए. एस. वानखेडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक १ ९ ऑक्टोबर 
२०१८ व दिनांक २० ऑक्टोबर 

२०१८ रोजीची 

एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
ऑक्टोबर 

२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीची कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


२ 


१७ 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


आदेश 


१ 


अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . जी . जी . इटकळकर , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १२२/ सन २०१८.- श्रीमती आर. एस. भोसले 
नरसाळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
८ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. त्याऐवजी त्यांची दिनांक ८ ऑक्टोबर 
२०१८ ते दिनांक १० ऑक्टोबर 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


२०१८ रोजीची 

एकूण ३ दिवसांची 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , २० ऑक्टोबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. एस . भोसले - नरसाळे यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५ ९/ सन २०१८.- श्री . एस . एस . शिंदे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
१ ९ ऑक्टोबर 

२०१८ २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर. एस . भोसले- नरसाळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . पी . मोहिते , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


ते 


. 


श्रीमती आर. एस . भोसले - नरसाळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . शिंदे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


कोपरगाव 


, 


श्री . एस . एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . पी . कासट , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५१/ सन २०१८.- श्री . जी . व्ही . देशपांडे, 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२९ ऑक्टोबर २०१८ ते ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २६ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री. एस . एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , १९ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही . देशपांडे यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८४/ सन २०१८.- श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर 
२०१८ ते १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . एम . आर. जाधव , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . बी . तोष्णीवाल यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


८३ 


वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. ए . खंडाळे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . बी . बी. तोष्णीवाल , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एम . एन . सलीम , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एस . एम. बोमीडवार , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात आला 
होता. 


श्री . ए . ए. खंडाळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . डी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


तर 


ते 


श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


श्री . ए . ए . खंडाळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर, २० ऑक्टोबर २०१८. 


अहमदनगर , १९ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १५०/ सन २०१८.- श्री . पी . पी . मोदी, 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१८ ते २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी . मोदी यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १८६ / सन २०१८.- श्री . ए. ए. खंडाळे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२ ९ ऑक्टोबर २०१८ ते ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . ए. खंडाळे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . पी . पी . मोदी , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . आर . जाधव , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . ए . ए . खंडाळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . डी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


- 


श्री . पी . पी . मोदी, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते, तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्री . ए. ए. खंडाळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


. 


अहमदनगर , २० 


ऑक्टोबर 


२०१८ . 


अहमदनगर , २० ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा /१८६/ सन २०१८.- श्री . ए. ए. खंडाळे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२२ ऑक्टोबर २०१८ ते २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८८ / सन २०१८.- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१८ व दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
वाढीव वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४ - २०, २०१ ९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


आदेश 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. एन. कोकाटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८७/ सन २०१८.- श्रीमती आर. आर. देशपांडे, 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२९ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची 

एकूण 
३ दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात 


येत आहे. 


श्रीमती पी . एन . कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . ए. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


सु . व्यं . माने , 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


, 


अहमदनगर , २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


श्रीमती पी . एन . कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या, 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


अहमदनगर , २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक बी -२/ ५००६/ सन २०१८.- श्री . अतुल भानुदास जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
शिरपूर यांना दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक ११ ऑक्टोबर 
२०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


आदेश 


५ 


- 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८७/ सन २०१८.- श्रीमती आर. आर. देशपांडे, 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२ ९ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अतुल भानुदास जाधव यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . आर . देशपांडे यांना 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


. 


श्रीमती आर . आर . देशपांडे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती टी . एम. देशमुख , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


- 


श्री . अतुल भानुदास जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
श्री . एस. एस. देशमुख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अतुल भानुदास जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


, 


श्रीमती आर . आर . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या, तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


तर 


. 


अहमदनगर , २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १, शके १९ ४० 


८५ 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ ५००८ / सन २०१८. - श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यांना दिनांक ११ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


कार्यभार श्री . एस. यु . न्याहारकर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी सांभाळला होता. 

तसेच दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचा श्री . एस . यु. न्याहारकर , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यांचे पदाचा व त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला श्री . अलोक 
अशोक पांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पदाचा व श्रीमती एस . एन. गंगवाल - शाह , 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . पी . काळे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धुळे यांनी सांभाळला होता . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर यांना 
सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


५ 


- 


श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर , सचिव, जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के. आर. राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


श्री . अलोक अशोक पांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचेस्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शेख जहिर अब्बास 
अबुबकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 

१ ९ ८१ चा नियम 

३ ९ 

खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अलोक अशोक पांडे , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


धुळे , १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


श्याम छगनलाल चांडक, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


आदेश 


धुळे , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक बी -२/ ५०७२/ सन २०१८.- श्री . अलोक अशोक पांडे , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यांना दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक 

ते दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अलोक अशोक पांडे यांना 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८८/ सन २०१८.- श्रीमती पी . एन. कोकाटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर यांची दिनांक २० ऑक्टोबर 
२०१८ ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन . कोकाटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . एन. कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 


श्री . अलोक अशोक पांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेपदाचा व त्यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला श्रीमती एस . एन. गंगवाल - शाह, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पदाचा दिनांक 
१० ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचा अतिरिक्त 


८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४ - २० , २०१९ / माघ २५ ते फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


कार्यभार श्री . एम. ए . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पारनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . एन. कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २२ ऑक्टोबर २०१८ . 


. 


कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस . शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . पी . कासट , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस . एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २२ 

ऑक्टोबर 

२०१८ . 


३ 


, 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४०/ सन २०१८.- श्रीमती के . 

एस. नावंदर , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२२ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची 

एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस . नावंदर यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. एस. नावंदर, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस . पी . केस्तीकर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के . एस . नावंदर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , २२ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५७/ सन २०१८.- श्रीमती जे. पी . सरपाते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांची दिनांक २ ९ 

ऑक्टोबर 
२०१८ ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची एकूण ६ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २६ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. पी . सरपाते यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डीयांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्री . रा . जगताप , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 
अहमदनगर , २४ ऑक्टोबर 

२०१८ . 


- 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५९/ सन २०१८.- श्री . एस . एस . शिंदे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०१८ व २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . शिंदे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


, 


